RNI No.MAHBIL / 2012 / 48433 
www.dgps.maharashtra.gov.in . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष- १० , अंक - ५२ ] 

] 


गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३० , २०२१ ते जानेवारी ५ , २०२२ / पौष ९ - १५ , 

, शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ३२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 
/ 

जिल्हाधिकारी यांजकडून 
जिल्हा पुणे , 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ व सन २०१८ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९ ७ नुसारच्या ( महाराष्ट्र सुधारणा ) अधिनियम , २०१८ अन्वये कलम १ ९ चे पोट - कलम ( १ ) अन्वये घोषणापत्र . 

घोषणापत्र 
क्रमांक पीएलए / मेट्रो / कावि -५६१ / २०२१ .-- ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी पुणे यांनी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे ) 
याच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक पीएलए / मेट्रो / कावि -२१० / २०२१ / पुणे , 
दिनांक १२ मे २०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे ; आणि याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची - दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


, 


) 


, 


आणि ज्याअर्थी , मा . जिल्हाधिकारी , पुणे यांनी उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्याची खात्री पटली आहे आणि ज्याअर्थी , 
सह आयुक्त , जमीन व मालमत्ता विभाग , पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , पुणे तथा संपादन मंडळ यांनी त्यांचे कार्यालयीन पत्र क्रमांक जा . क्र . / 
ज.व.मा. / ML - ३ / ४१ / ल -६ / म्हाळुगे खाजगी जागा / ३६ ९ , दिनांक १३ डिसेंबर २०२१ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ ( १ ) अन्वये अधिसूचित करण्यात 
आलेल्या जमिनीपैकी स.नं. / गट क्र . ९ / १० पैकी , क्षेत्र ४४.४४ चौ . मी . , स.नं. / गट क्र . ९ / १० पैकी , क्षेत्र १ ९ १.८१ चौ . मी . , स . नं . / गट क्र . ९ / १० पैकी , 
क्षेत्र ६५.०६ , चौ . मी . , स . नं . / गट क्र . ९ / ५ पैकी , क्षेत्र २७६.८२ चौ . मी . , स . नं . / गट क्र . ९ / ४ / १ पैकी , क्षेत्र ९ ३.१८ चौ . मी . , स . नं . / गट क्र . ९ / ३ 
पैकी , क्षेत्र २ ९ .८३ चौ . मी . , स . नं . / गट क्र . ९ / ३ पैकी , क्षेत्र ३२.०८ चौ . मी . , स.नं. / गट क्र . ९ / २ / ३ पैकी , क्षेत्र १३०.२७ चौ . मी . , स.नं. / गट क्र . ८ / 
११/१ पैकी , क्षेत्र १२०.५४ चौ . मी . व स . नं . / गट क्र . ८/१ पैकी , क्षेत्र १७५ चौ . मी . हे क्षेत्र संपादन मंडळाच्या ताब्यात आल्याने उपरोक्त क्षेत्र संपादनातून 
वगळणेबाबत कळविले आहे ; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ , पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , या अधिसूचनेच्या अनुसूची - दोनमध्ये नमूद 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी या अधिसूचनेच्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे , असे याद्वारे 
घोषित करण्यात येत आहे ; 


, 


" 


. 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची तीनमध्ये वर्णन केलेप्रमाणे बाधित व्यक्ती विस्थापित होत नाही म्हणून बाधित पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
अनुसूची चारमध्ये वर्णन केलेले नाही 


, 


( 
9 
) 


एच -३०१ , भाग एक ( पु.वि.पु . ) - ५२ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३० , २०२१ ते जानेवारी ५ , २०२२ / पौष ९ - १५ , शके १ ९ ४३ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , उपविभाग मावळ - मुळशी , जिल्हा पुणे , पत्ता - पुणे विभागीय महसूल प्रशिक्षण प्रबोधिनी , स.नं. २३ , बावधन 
बु . , तालुका मुळशी , जिल्हा पुणे -४११ ०२१ यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


" 


अ . 


सर्व्हे नंबर / 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
जिल्हा पुणे , तालुका मुळशी , गाव म्हाळुगे 
मोजणीनुसार 
संपादित क्षेत्र 

पूर्व 

पश्चिम 
३ 

५ 
चौ . मी . 


चतु : सीमा 


क्र . 


गट क्रमांक 


दक्षिण 


उत्तर 


१ 


२ 


४ 


६ 


७ 


१ 


४.१७ 


७/३४ पै . 


मुठा नदी 


२ 


२७.१८ 


३ 


९ ७.३० 


७/३३ पैकी 
७/३४ पैकी 
७/३४ पैकी 
७/३४ पैकी 
७/३४ पैकी 
८/१ पैकी 


४ 


७/३४ पै . 
८/१ पै . 
८/१ पै . 
८/१ पै 
८/१ पै . 
८/११ पै . 


नॅशनल हायवे 
नॅशनल हायवे 
नॅशनल हायवे 
नॅशनल हायवे 
नॅशनल हायवे 


१७३.५६ 


७/३३ पै . 
७/३४ पै . 
७/३४ पै . 
७/३४ पै . 
७/३४ पै . 
८/१ पै . 
७/३४ पै . 


७/३३ पै . 
७/३३ पै . 
७/३३ पै . 
७/३३ पै . 
७/३४ पै . 


५ 


३३.२० 
वगळले 


६ 


७ 


८/११/१ पैकी 


वगळले 


नॅशनल हायवे 


८/११ पै . 


८/१२ पै . 


८/१ पै . 


८ 


८/१२ पैकी 


११२.११ 


नॅशनल हायवे 


८/१२ पै . 


८/१३ पै . 


८/११ पै . 


९ 


८/१३ पैकी 


८०.५६ 


८/१३ पै . 


८/१४ पै . 


८/१२ पै . 


१० 


८/१४ पैकी 


७ ९.९९ 


नॅशनल हायवे 
नॅशनल हायवे 
नॅशनल हायवे 


८/१४ पै . 


८/१३ पै . 


११ 


९ / १ / १ पैकी 


१३२.५ ९ 


९ / १ / १ पै . 


८/१४ पै . 


९ / १ पै . 
९ / २ पै . 
९ / ३ पै . 
९ / ४ पै . 


१२ 


वगळले 


नॅशनल हायवे 


९ / २ पै . 


९ / २ / ३ पैकी 
९ / ३ पैकी 


९ / १ पै . 
९ / २ पै . 


१३ 


नॅशनल हायवे 


९ / ३ पै . 


५६.७० 
वगळले 


१४ 


९ / ३ पैकी 


नॅशनल हायवे 


९ / ४ पै . 


९ / २ पै . 


१५ 


वगळले 


नॅशनल हायवे 


९ / ३ पै . 


९ / ४ पै . 


९ / २ पै . 


१६ 


४.१४ 


नॅशनल हायवे 


९ / ३ पै . 


९ / ४ पै . 


९ / २ पै . 


९ / ३ पैकी 
९ / ३ पैकी 
९ / ४ / १ पैकी 
९ / ५ पैकी 


१७ 


वगळले 


नॅशनल हायवे 


९ / ४ पै . 


९ / ३ पै . 


९ / ५ पै . 
९ / ९ पै . 


१८ 


वगळले 


नॅशनल हायवे 


९ / ४ पै . 


९ / ५ पै . 
९ / ८ पै . 


१ ९ 


९ / ९ / २ पैकी 


८८.६३ 


नॅशनल हायवे 


९ / १० पै . 


९ / ५ पै . 


९ / ९ / २ पै . 
९ / ११ पै . 


२० 


९ / १० पैकी 


२४०.२ ९ 


नॅशनल हायवे 


९ / १० पै . 


९ / ९ पै . 


२१ 


९ / १० पैकी 


नॅशनल हायवे 


९ / १० पै . 


९ / ११ पै . 


९ / ९ पै . 


१३३.६४ 
वगळले 


२२ 


नॅशनल हायवे 


९ / १० पैकी 
९ / १० पैकी 


९ / १० पै . 
९ / १० पै . 


९ / ११ पै . 
९ / ११ पै . 


९ / ९ पै . 
९ / ९ पै . 


२३ 


वगळले 


नॅशनल हायवे 


२४ 


९ / १० पैकी 


वगळले 


नॅशनल हायवे 


९ / १० पै . 


९ / ११ पै . 


९ / ९ पै . 


२५ 


९ / ११ पैकी 


४१.७६ 


नॅशनल हायवे 


९ / ११ पै . 


९ / ११ पै . 


९ / १० पै . 


एकूण 


१३०५.५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३० , २०२१ ते जानेवारी ५ , २०२२ / पौष ९ - १५ , शके १ ९ ४३ 


३ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : हिंजवडी ते शिवाजीनगर , पुणे मेट्रो लाईन -३ या प्रकल्पातील मेट्रो स्टेशनचे मार्गिकेकरिता . 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : विशेष सार्वजनिक वाहतुकीचा पायाभूत सुविधा प्रकल्प . 
समाजाला होणारे लाभ : हिंजवडी ते शिवाजीनगर या मार्गावरील सार्वजनिक वाहतूक सुरळीत व जलद गतीने होण्यास मदत होणार आहे . 

अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
जिल्हा पुणे , तालुका मुळशी , गाव म्हाळुगे 

भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक क्षेत्र ( हेक्टरमध्ये ) 


अनु . क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


उक्त सार्वजनिक प्रयोजनामुळे बाधित व्यक्ती विस्थापित होत नाहीत , सबब पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन निरंक असे 

अनुसूची - चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश वर्णन निरंक असे 
टीप : उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभाग अधिकारी , मावळ - मुळशी उपविभाग , पुणे या कार्यालयाचा पत्ता - पुणे विभागीय महसूल प्रशिक्षण 
प्रबोधिनी , स.नं. २३ , बावधन बु . , तालुका मुळशी , जिल्हा पुणे -४११ ०२१ येथे निरीक्षण करता येईल . 

डॉ . राजेश देशमुख , 

भा.प्र.से. , 

जिल्हाधिकारी , पुणे . 
पुणे , २८ डिसेंबर २०२१ . 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचले : ( १ ) पर्यावरण ( संरक्षण ) कायदा १ ९ ८६ च्या कलम ५ . 

( २ ) मा . प्रधान सचिव , पर्यावरण विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक सीआरटी -२०१५ / प्र.क्र . ३७ / तां.क. - २ , दिनांक 

१८ जून २०१६ . 
( ३ ) पर्यावरण ( संरक्षण ) कायदा १ ९ ८६ च्या कलम १५ . 

आदेश 


, 


, 


, 


, 


क्रमांक डीसी / एमएजी -३ / कावि -११६३ / २०२१.– ज्याअर्थी , मा . प्रधान सचिव , पर्यावरण विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक 
सीआरटी -२०१५ / प्र.क्र ३७ / तां.क. - २ , दिनांक १८ जून २०१६ अन्वये , पर्यावरण ( सरंक्षण ) कायदा १ ९ ८६ च्या कलम ५ मधील तरतुदीनुसार 
कृत्रिमरित्या / प्लॅस्टीकपासून बनविलेल्या नायलॉन मांज्याबाबत निर्देश निर्गमित केलेले आहेत . 

आणि ज्याअर्थी , प्लॅस्टिक किंवा कृत्रिम वस्तूंचा वापर करून बनविण्यात आलेल्या व सर्वसाधारणपणे " नॉयलॉन मांजा " या नावाने 
परिचित असलेल्या पक्क्या धाग्यामुळे पक्षी व मानव जीवितांस इजा पोहोचली जाते . काही प्रसंगी त्या इजा प्राणघातक ठरतात . 

आणि ज्याअर्थी , पतंगासह तुटलेले नायलॉन मांजाच्या धाग्याचे तुकडे जमीनीवर पडतात व सदर नायलॉन मांजाचे तुकडे लवकर 
विघटन होण्याजागे नसल्याने गटारे व नदी - नाल्यासारख्या नैसर्गिक प्रवाहात अडथळे निर्माण करतात . तसेच गाय अथवा तत्सम प्राण्यांनी 
नॉयलॉन मांज्याचे तुकडे समाविष्ट असलेले खाद्य सेवन केल्यामुळे त्यांना गुदमरण्याचा त्रास होतो . 

आणि ज्याअर्थी , अपघटन न होऊ शकणाऱ्या प्लॅस्टिकच्या धाग्यांचा अती वापरामुळे विजेच्या तारांवरील घर्षणामुळे होणाऱ्या ठिणग्यांनी 
लागणाऱ्या आगीमुळे विजप्रवाह खंडीत होऊन विज केंद्रे बंद पडतात व त्यामुळे इलेक्ट्रिक उपकरणांना बाधा पोहोचते , अपघात होतात , 
वन्यजीवांना धोका पोहोचतो तसेच जीवित हानी होण्याचा संभव असतो . दुर्मिळ व नष्टप्राय होऊ घातलेल्या निष्पाप पक्षांचे संरक्षण करणे 
अत्यंत गरजेचे आहे . 


, 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३० , २०२१ ते जानेवारी ५ , २०२२ / पौष ९ - १५ , शके १ ९ ४३ 


> 


, 


, 


त्याअर्थी , मी , जिल्हाधिकारी तथा दंडाजिल्हाधिकारी , सातारा , पर्यावरण ( संरक्षण ) कायदा १ ९ ८६ च्या कलम ५ मधील तरतुदीनुसार 
व वाचले २ मध्ये दिलेल्या निर्देशाचे अनुषंगाने खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे . 

( १ ) प्लॅस्टिक किंवा कृत्रिम वस्तूंचा वापर करून बनविण्यात आलेल्या व सर्वसाधारणपणे " नॉयलॉन मांजा " या नावाने परिचित 
असलेल्या पक्क्या धाग्याचा वापर पतंग उडविण्याच्या मकरसंक्रांत या सणाच्या वेळी तसेच इतर वेळी करण्यास त्याचप्रमाणे नायलॉन 
मांजा / धाग्याची निर्मिती , विक्री , साठवणूक व वापर करण्यास संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात कायमस्वरूपी बंदी घालण्यात येत आहे . 

( २ ) संपूर्ण सातारा जिल्ह्यातील उत्पादक , घाऊक व्यापारी , किरकोळ व्यापारी , साठवणूकदार यांना नायलॉन मांजाचे उत्पादन , 
साठवणूक व विक्री करण्यास प्रतिबंध करण्यात येत आहे . 

सदर आदेशाचे अनुपालन करण्यास कसूर केल्यास अथवा उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती / संस्था या पर्यावरण ( संरक्षण ) कायदा 
१ ९ ८६ च्या कलम १५ मध्ये नमूद शास्तीस पात्र होतील . सातारा जिल्ह्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था ( नागरी / ग्रामीण ) यांनी तसेच 
पोलीस विभाग यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रात पथके गठीत करून सदर आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी त्यांचे कार्यक्षेत्रात करावी . 
सदर आदेश आज दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 

शेखर सिंह , 

जिल्हादंडाधिकारी , सातारा . 
सातारा , ४ ऑक्टोबर २०२१ . 


, 


, 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी , यांजकडून 

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 
पुणे व पिंपरी - चिंचवड क्षेत्र , पुणे 

झोपडपट्टी पुनर्वसन अंतिम आदेश 
महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा , निर्मूलन व पुनर्विकास ) अधिनियम , १ ९ ७१ चे कलम ३ ( क ) अन्वये अंतिम अधिसूचना 

क्रमांक झोपुप्रा / सप्रा -१ / टांगेवाला / ११४३ / २०२१.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा , निर्मूलन व पुनर्विकास ) अधिनियम , १ ९ ७१ ( प्रस्तुत 
आदेशात या अधिनियमाचा उल्लेख यापुढे " उक्त अधिनियम " असा करणेत येत आहे ) चे कलम ३ - अ नुसार महाराष्ट्र शासन , गृहनिर्माण विभाग , अधिसूचना 

चे 
क्रमांक झो.पु.यो. - २००४ / प्र . क्र . २१३ / झो.प.सु. - १ , दिनांक ३० जून २००५ अन्वये पुणे व पिंपरी - चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राकरिता झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण , पुणे या प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , या प्राधिकरणाकडून उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ - ब मधील तरतुदींनुसार पुणे व पिंपरी - चिंचवड महानगरपालिकांच्या क्षेत्रासाठी 
सर्वसाधारण झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना तयार करण्यात आलेली असून शासनाच्या मान्यतेने सदरची सर्वसाधारण झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना महाराष्ट्र 
शासनाच्या राजपत्रात दिनांक ११ सप्टेंबर २०१४ रोजी अंतिमत : प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे ; 
आणि , ज्याअर्थी , पुणे महानगरपालिका हद्दीतील खालील अनुसूचीमध्ये नमूद गाव पर्वती , स . नं . ८० , ८१ , सि.स.नं. २१ ९ २ ते 

२२१३ , नवीन सि.स.नं. 
२१ ९ २ / १ ते २१ ९ २ / १३ पैकी टांगेवाला कॉलनी , पुणे या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या पूर्ण झोपडपट्टी क्षेत्रावर अंदाजे क्षेत्रफळ ४२४७.१६ 
चौ . मी . ( प्रस्तुत जाहीर प्रकटनात या मिळकतीचा उल्लेख यापुढे " सदर क्षेत्र " असा करणेत येत आहे ) हे क्षेत्र पुणे व पिंपरी - चिंचवड महनगरपालिका 
क्षेत्रातील झोपडपट्ट्यांच्या या प्राधिकरणाकडील यादीमध्ये समाविष्ट करणेत आलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , सदर क्षेत्रावर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविणेसाठी विकसक मे . गंगा कन्स्ट्रक्शनस् यांचेमार्फत झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरणाकडे दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२० रोजी झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा प्रस्ताव सादर करणेत आलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , खालील अनुसूचीमधील क्षेत्र सरकारी असून या क्षेत्राचे विकसन हक्क झोपडीधारकांनी ७० टक्के संमती देऊन नेमलेल्या विकसक 
मे . गंगा कन्स्ट्रक्शनस् यांनी प्राप्त केले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी , सदरच्या क्षेत्रामध्ये झोपडपट्टी सदृश्य परिस्थिती / गलिच्छ वस्ती अस्तित्वात असल्याबाबत उपआयुक्त परिमंडळ क्रमांक ३ , पुणे 
महानगरपालिका यांचा अहवाल जा . क्र . ३/७१५० या प्राधिकरणास दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२० रोजी प्राप्त झालेला आहे ; 


ज्याअर्थी , सदरच्या क्षेत्राची झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडील उपजिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी यांनी समक्ष स्थळपाहणी करून या 
क्षेत्रामध्ये झोपडपट्टी सदृश्य परिस्थिती असल्याचा दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२० रोजीचा अहवाल सादर केला आहे ; सदर क्षेत्रातील झोपडपट्टीचे सर्वेक्षण 
करून उक्त अधिनियमातील कलम अंक ) च्या तरतुदीनुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविणेकामी सदरचे क्षेत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणे 
आवश्यक असल्याची माझी खात्री पटली आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३० , २०२१ ते जानेवारी ५ , २०२२ / पौष ९ - १५ , शके १ ९ ४३ 


५ 


आणि ज्याअर्थी , सदरचे क्षेत्र " झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र " म्हणून घोषित करण्याची पूर्वसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक ३ जून २०२१ ते 

३ 
९ जून २०२१ तसेच दैनिक महाराष्ट्र निरोप्या या वृत्तपत्रांत दिनांक ४ जून २०२१ रोजी प्रसिद्ध करणेत आली आहे . तसेच शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासन 
राजपत्र दिनांक १ जुलै २०२१ ते दिनांक ७ जुलै २०२१ रोजी प्रसिद्ध करणेत आले आहे . सदरची पूर्वसूचना सर्वसाधारणपणे सर्वांना ठळकपणे दिसून 
येईल अशा प्रत्यक्ष योजना क्षेत्रामधील / झोपडपट्टीमधील जागेवर दिनांक २४ मे २०२१ रोजी डकवून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उपरोक्त सर्व नमूद बाबी विचारात घेऊन , खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या क्षेत्राच्या बाबतीत झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून 
घोषित केले जाणे समर्थनीय ठरविणारी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल माझी खात्री पटली आहे ; 


ज्याअर्थी , दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२० रोजी आयुक्त , पुणे महानगरपालिका , पुणे यांचे अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीच्या अनुषंगाने सदर 
मिळकतींवरील अपात्र ठरलेल्या लाभार्थीचे P.A.P. ( Project Affected People ) म्हणून उपायुक्त परिमंडळ क्रमांक ३ व उपायुक्त परिमंडळ क्रमांक 
५ तथा उपायुक्त गलिच्छ वस्ती निर्मूलन यांचेमार्फत घोषित करून त्यांचे पुनर्वसन याच मिळकतीमध्ये एस.आर.ए. मार्फत करणेत येणार 

असून पुणे 
महानगरपालिकेने अशा अपात्र लाभार्थीचे P.A.P. ( Project Affected People ) म्हणून पुनर्वसनाकरिता येणारा बांधकाम खर्च झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरणाला द्यावयाचा आहे . तसेच नाला गार्डन आरक्षणाचे संपूर्ण क्षेत्र हे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने विनामोबदला व निर्वेध पुणे महानगरपालिकेस 
द्यावयाचे ठरले आहे ; 


, 


ज्याअर्थी , सदरच्या प्राथमिक पूर्वसूचनेद्वारे मालकी हक्क प्राप्त असलेले शासकीय विभाग / संस्था यांना सदर क्षेत्राबाबत कळविणेत आले होते . परंतु , 
याबाबत कोणतेही आक्षेप / हरकत विहित मुदतीमध्ये प्राप्त झालेले नाहीत 

ज्याअर्थी , शहर अभियंता , पुणे महानगरपालिका , पुणे यांनी दिनांक २ ९ एप्रिल २०२१ रोजीचे पत्रान्वये दिनांक २५ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी झालेल्या 
अतिवृष्टीमुळे लगतच्या नाल्यास पूर येऊन सदर मिळकतीतील संपूर्ण झोपडपट्टी व ओपन स्पेसमध्ये पाणी गेले व त्यामुळे या झोपडपट्टीतील ०६ लोकांची 
जीवित हानी झाली असून इतर लोकांची प्रचंड प्रमाणात वित्त हानी झाली असून बेघर झाले आहेत . तसेच लोकप्रतिनिधी / सभासद , पुणे महानगरपालिका , 
पुणे यांच्या पत्रानुसार नजीकच्या काळात पावसामुळे जीवित व वित्त हानी होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही . सबब , सदर झोपडपट्टीचे पुनर्वसन 
होणे आवश्यक असलेचे कळविले आहे . उपरोक्त मिळकतीवरील झोपड्यांचे पुनर्वसन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाअंतर्गत करण्यासाठी मा . महापालिका 
आयुक्त यांचेकडे दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२० रोजी बैठक आयोजित करणेत आली होती . त्यानुसार अपात्र ठरलेल्या लाभार्थीचे पुनर्वसन त्याच मिळकतीमध्ये 
करण्याचे निश्चित करणेत आले असून त्याबाबतची कार्यवाही सुरू करणेत आली आहे . तथापि , मा . लोकप्रतिनिधी यांचे अर्ज व पावसाळ्यापूर्वी सदर 
झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन / स्थलांतर होणे आवश्यक आहे , असे पत्रामध्ये नमूद केले आहे ; 


आणि त्याअर्थी , मी , राजेंद्र निंबाळकर , मुख्य कार्यकारी अधिकारी , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , पुणे व पिंपरी - चिंचवड क्षेत्र , पुणे उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ - क ( १ ) मधील नमूद तरतुदींनुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये सदरचा झोपडपट्टी पुनर्वसन आदेश कायम करून खालील 
अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट करण्यात आलेले क्षेत्र या आदेशाद्वारे " झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र " म्हणून घोषित करीत आहे . 

सदरच्या आदेशामुळे बाधित होणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीस , उक्त अधिनियमच्या कलम ३ - क ( २ ) मधील तरतुदींनुसार प्रस्तुत आदेश प्रसिद्ध झाल्यापासून 
३० दिवसांचे आत मा . शिखर तक्रार निवारण समिती , वांद्रे , मुंबई येथे अपील दाखल करता येईल आणि अशा अपिलावर शिखर तक्रार निवारण समितीचा 
निर्णय अंतिम राहील . 


, 


अनुसूची 
झोपडपट्टीचे नाव : टांगेवाला कॉलनी , पुणे 
महानगरपालिका क्षेत्र : पुणे महानगरपालिका 

अंतिम जमिनीचे मालकी हक्क / 
अधिसूचित 

विकसन हक्क प्राप्त 

असलेल्या संस्थेचे नाव 
( चौ.मी. ) 


गाव 


स.नं. 
सि.स.नं. 


पूर्वसूचनेमध्ये 


वाढ 


चतु : सीमा 


नमूद क्षेत्र 


घट 


( चौ.मी. ) 
पूर्णत : 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


पर्वती स.नं. ८० , ८१ ४२४७.१६ 

सि.स.नं. २१ ९ २ / १ ( चौ . मी . ) 
ते २१ ९ २ / १३ पैकी 


४२४७.१६ 
( चौ . मी . ) 


महाराष्ट्र शासन पट्टेधारक 
टांगेवाला सहकारी 
गृहरचना संस्था मर्या . 
विकसन हक्क- मे . गंगा 
कन्स्ट्रक्शन्स् . 


पूर्वेस .-- लागू आंबिल ओढा . 
पश्चिमेस .-- लागू रस्ता व टांगेवाला 
सहकारी गृहरचना संस्था . 
दक्षिणेस .-- लागू रस्ता . 
उत्तरेस .-- लागू न.भू.क्र . २०७८ . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३० , २०२१ ते जानेवारी ५ , २०२२ / पौष ९ - १५ , शके १ ९ ४३ 


सदरचा आदेश हा माझ्या सहीने व कार्यालयाच्या शिक्क्यासह देण्यात आला आहे . 


राजेंद्र निंबाळकर , 


( भा.प्र.से. ) 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 
पुणे व पिंपरी - चिंचवड क्षेत्र , पुणे . 


पुणे , २२ डिसेंबर २०२१ . 

. 


झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 
पुणे व पिंपरी - चिंचवड क्षेत्र , पुणे 


जाहिर नोटिस 


( झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करण्याची पूर्वसूचना ) 
महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा , निर्मूलन व पुनर्विकास ) अधिनियम , १ ९ ७१ चे कलम ३ ( क ) अन्वये अंतिम अधिसूचना 

क्रमांक झोपुप्रा / सप्रा -३ / १६७३ / १६७७ / २०२१.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा , निर्मूलन व पुनर्विकास ) अधिनियम , 
१ ९ ७१ ( प्रस्तुत आदेशात या अधिनियमाचा उल्लेख यापुढे सोयीकरिता " उपरोक्त अधिनियम " असा करणेत येत आहे ) चे कलम ३ - अ ( १ ) ( २ ) अन्वये पुणे 
व पिंपरी - चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राकरिता गृहनिर्माण विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक झो.पु.यो. - २००४ / प्र . क्र . २१३ / झो.प.सु. - १ , दिनांक ३० 
जून २००५ नुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची नियुक्ती केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ - ब मधील तरतुदींनुसार पुणे व पिंपरी - चिंचवड महानगरपालिकांच्या क्षेत्रासाठी सर्वसाधारण झोपडपट्टी 
पुनर्वसन योजना या प्राधिकरणाकडून तयार करण्यात आलेली आहे . झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मंजुरीने सदरची सर्वसाधारण झोपडपट्टी पुनर्वसन 
योजना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक १ डिसेंबर २००५ रोजी अंतिमत : प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे 


. 


आणि ज्याअर्थी , उपरोक्त उक्त अधिनियमातील तरतुदींनुसार खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या मिळकतीवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना 
राबविण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव दाखल झालेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या मिळकतीवर झोपडपट्टी असलेने व ती महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक ३१ जानेवारी १ ९९ १ , भाग 
एक पुरवणी , पान नं . २५० कलम ४ ( १ ) अन्वये गलिच्छ वस्ती म्हणून १८७३.०६ चौ . मी . क्षेत्र घोषित आहे , तसेच दाखल प्रस्तावानुसार क्षेत्र १८७३.६० 
चौ . मी . एवढे योजना क्षेत्र हे झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करणेकामी समर्थनीय ठरणारी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल माझी खात्री 
झालेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा , निर्मूलन व पुनर्विकास ) ( सुधारणा ) २०१७ मधील तरतुदी विचारात घेता झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र 
घोषित करताना कोणतीही झोपडपट्टी योजना प्रसिद्ध झाल्यानंतर यथाशीघ्र , मुख्य कार्यकारी अधिकारी " कोणत्याही जमिनीच्या बाबतीत मग ती पूर्वी 
झोपडपट्टी क्षेत्र म्हणून घोषित झालेली असो किंवा नसो व ज्या सामूहिक आर्थिक कार्यक्षेत्राचा अंतर्भाव करता येईल ती जमीन झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र 
म्हणून 

घोषित केले जाणे समर्थनीय ठरविणारी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्याची खात्री पटल्यावर कोणतीही सार्वजनिक प्राधिकरणे किंवा राज्य 
विधी मंडळाने अधिनियम केलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये गठित केलेल्या राज्य शासनाच्या स्थानिक संस्था यांसह जमीन मालकांना ३० दिवसांची नोटिस 
आणि त्यांचे म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे आणि त्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत अशी जमीन झोपडपट्टी 
पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करील " , असे नमूद केले आहे . 
आणि ज्याअर्थी , या नोटिसीद्वारे सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट क्षेत्र महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा , निर्मूलन व पुनर्विकास ) अधिनियम १ ९ ७१ चे 

९ 
कलम ३ - क नुसार " झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र " म्हणून घोषित करण्याचे नियोजन आहे . 

त्याअर्थी , या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट क्षेत्राचे जमीन मालक अथवा मालकी हक्क प्राप्त असलेल्या व्यक्ती / संस्था यांना त्यांच्या ज्या काही सूचना / हरकती 
असतील त्या ३० दिवसांचे आत लेखी स्वरूपात उपजिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी क्रमांक ३ यांच्याकडे सादर करण्यास फर्माविण्यात येत आहे . 

३ 
अशा सूचना व हरकती विचारात घेऊन या प्रकरणी ४५ दिवसांचे आत हे क्षेत्र उक्त कलमाखाली " झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र " म्हणून 

घोषित करण्याचा 
निर्णय 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , पुणे व पिंपरी - चिंचवड क्षेत्र , पुणे यांचेमार्फत घेण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३० , २०२१ ते जानेवारी ५ , २०२२ / पौष ९ - १५ , शके १ ९ ४३ 


७ 


अनुसूची 
महानगरपालिकेचे नाव : पुणे महानगरपालिका 

झोपडपट्टीचे नाव : स.नं. ३२/१ , वडगाव शेरी , पुणे 
जमिनीचे मालकी हक्क क्षेत्र ( चौ . मी . ) 
प्राप्त असलेल्या 

( दाखल 
प्रस्तावानुसार ) 


गाव 


स.नं. 


चतु : सीमा 


संस्थेचे नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


वडगाव शेरी 


स.नं. ३२/१ 


खाजगी 


१८७३.६० 


५ 
पूर्वेस- स . नं . ३२ पै . उर्वरित मिळकत . 
पश्चिमेस- स . नं . ३१ पै . मिळकत . 
उत्तरेस- स . नं . २०८ व लागू रस्ता , 
दक्षिणेस- स . नं . ३२ पै . मिळकत . 


सदरची नोटिस ही माझ्या सहीने व कार्यालयाच्या शिक्क्यासह देण्यात आली आहे . 


राजेंद्र निंबाळकर , 

( भा.प्र.से. ) 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 
पुणे व पिंपरी - चिंचवड क्षेत्र , पुणे . 


पुणे , २२ डिसेंबर २०२१ . 


, 


, 


, 


पोलीस उप - आयुक्त यांजकडून 
क्रमांक पोउआ / वाह . / ५ ९ १ ९ / २०२१.- ज्याअर्थी , पुणे शहरातील खालील ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीतपणे चालणे इष्ट आहे . 
त्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन गृह विभाग क्रमांक एम.व्ही.ए. ०१ ९ ६ / ८७१ / सीआर -३७ / टीआरए -२ , दिनांक २७ सप्टेंबर १ ९९ ६ चे नोटिफिकेशननुसार 

/ 
मोटार वाहन कायदा कलम ११५ , ११६ ( १ ) ( ए ) ( बी ) , ११६ ( ४ ) आणि ११७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून प्राप्त 
हरकती व सूचनांचा विचार करून मी , राहुल श्रीरामे , पोलीस उप - आयुक्त , वाहतूक शाखा , पुणे शहर अत्यावश्यक सेवेतील वाहने ( उदा . 
फायर ब्रिगेड , पोलीस वाहने , रुग्णवाहिका , इत्यादी ) खेरीच करून खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे . 

दत्तवाडी वाहतूक विभाग , पुणे अंतर्गत 
कुमार पुष्प को.-ऑप. सोसायटी ते महालक्ष्मी मंगल कार्यालयापर्यंतचा अंदाजे ६० ते ६५ मीटर लांबीचा अंतर्गत पुणे महानगरपालिकेचा 
रस्ता नो पार्किंग झोन करण्यात येत आहे . 
पुणे शहर , २१ डिसेंबर २०२१ . 


क्रमांक पोउआ / वाह . / ५ ९ १७ / २०२१.- ज्याअर्थी , पुणे शहरातील खालील ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीतपणे चालणे इष्ट आहे . 
त्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन गृह विभाग क्रमांक एम.व्ही.ए , ०१ ९ ६ / ८७१ / सीआर -३७ / टीआरए -२ , दिनांक २७ सप्टेंबर १ ९९ ६ चे नोटिफिकेशननुसार 
मोटार वाहन कायदा कलम ११५ , ११६ ( १ ) ( ए ) ( बी ) , ११६ ( ४ ) आणि ११७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून प्राप्त 
हरकती व सूचनांचा विचार करून मी , राहुल श्रीरामे , पोलीस उप - आयुक्त , वाहतूक शाखा , पुणे शहर अत्यावश्यक सेवेतील वाहने ( उदा . 
फायर ब्रिगेड , पोलीस वाहने , रुग्णवाहिका , इत्यादी ) खेरीच करून खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे . 

हडपसर वाहतूक विभाग , पुणे अंतर्गत 
मगरपट्टा सिटी साऊथ गेटजवळील टी जंक्शन रोड ते न्यू चूल हॉटेल टी जंक्शन , पुणे - सोलापूर रोडपर्यंत जड वाहनांना वाहतुकीस 
बंदी करण्यात येत आहे . 

राहुल श्रीरामे , 
पोलीस उप - आयुक्त , वाहतूक , 

पुणे शहर . 
पुणे शहर , २१ डिसेंबर २०२१ . 


2 


उपविभागीय 
अधिकारी 
यांजकडून 


संदर्भ : ( १ ) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ७६ , १ ९ ८६ व १ ९९९ . 

( २ ) शासन निर्णय क्रमांक आरपीए -३६ ९ ४ / प्र . क्र . ७४१ , र -४ , दिनांक १० मे १ ९९ ४ अन्वये कलम ११ ( १ ) ची अधिसूचना . ( ३ ) शासन निर्णय क्रमांक आरपीए -३६ ९ ४ / प्र . क्र . ७४१ , र -४ , दिनांक २८ ऑगस्ट १ ९९ ४ अन्वये कलम १३ ( २ ) ची अधिसूचना . ( ४ ) मा . उपायुक्तसाो . ( पुनर्वसन ) , पुणे यांचेकडील पत्र जा . क्र . पुनर्व / अ.का. / आरआर -२२७३ / २०१८ , दिनांक ११ मे २०१८ . ( ५ ) मा . जिल्हाधिकारी कार्यालय , सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्व / आरआर / २ / १ / ४४४ / २०१८ , दिनांक ५ जुलै २०१८ . ( ६ ) मा . जिल्हाधिकारी कार्यालय , सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक पुनर्व / आरआर / २ / १ / ७०३ / २०१८ , दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१८ . 

अधिसूचना क्रमांक पुनर्वसन / एसआर -१ / २०१८ / कावि -१६८४ / २०२१.– ज्याअर्थी , संदर्भ क्रमांक १ नुसार , टेंभू उपसा या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात उपाळे वांगी या गावाबाबत दिनांक १४ ऑक्टोबर १ ९९ ७ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करून महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ८६ चे कलम ११ ( १ ) अन्वये शेतजमिनीच्या हस्तांतरणावर पोट विभागणीवर निर्बध ठेवणेत आलेले आहेत , तसेच संदर्भ क्रमांक ३ नुसार कलम १३ ( १ ) ची अधिसूचना , दिनांक १२ जून १ ९९ ८ रोजी प्रसिद्ध करून सदर गावातील लाभक्षेत्रात समाविष्ट असलेचे क्षेत्र घोषित केले आहे . 

ज्याअर्थी , उपाळे वांगी गावचे भूसंपादन पूर्ण झाले आहे . तसेच टेंभू उपसा प्रकल्पासाठी उपाळे वांगी गावातील नव्याने संपादन करण्याची आवश्यकता नाही . तसेच प्रकल्पाच्या लाभ क्षेत्रातील भूसंपादन झालेल्या गटांची माहिती पुढीलप्रमाणे . 

अनुसूची भूसंपादन 
गावाचे नाव तालुका 

कलम ४ ची कलम ६ ची कलम ४८ ( १ ) 

न्यायालयीन संपादन 

अंतिमरित्या संपादित 
अधिसूचना अधिसूचना 

प्रकरणाने 

न्यायालयीन प्रसिद्धीची प्रसिद्धीची 

वगळलेले 
तारीख व तारीख व 

प्रलंबित संपादनाचे 

संपादनाचे 

गट नंबर 

क्षेत्र गट नंबर क्षेत्र क्षेत्र एकूण स्लॅबपात्र 

एकूण खातेदार 

क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र 

गटांची 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३० , २०२१ ते जानेवारी ५ , २०२२ / पौष ९ - १५ , शके १ ९ ४३ 


प्र . क्र . 


प्रकरणात 


गट 


गट नंबर 


एकूण गट 


एकूण गावाचे 


एकूण गावाचे 


नंबर व एकूण 


सख्या 


संख्या 


१ 


२ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


१ 


३७ / १ - ब 


०.७८ 


३ हे . आर 

हे . आर क्र . भूसं -७ / एसआर / उपाळे वांगी कडेगाव दिनांक २-१-१९९९ 

दिनांक १-१-१९९९ 

क्षेत्र ० हे . ७८ आर क्षेत्र ० हे . ७८ आर 
४४४ / ९९ 

एकूण 


१ 


१ 


०.७८ 


तसेच ज्याअर्थी , उक्त पुनर्वसन अधिनियमातील कलम १२ ( १ ) नुसार टेंभू उपसा या प्रकल्पासाठी मौजे उपाळे वांगी या गावातील लाभक्षेत्राचे स्लॅबपात्र खातेदार यांचे संपादन पूर्ण झाले असल्याने या प्रकल्पाचे लाभक्षेत्रात मौजे उपाळे वांगी या गावात नव्याने जमीन संपादन करणेची आवश्यकता नाही . त्यामुळे पुनर्वसन अधिनियमाचे कलम ११ ( १ ) चे उक्त अधिसूचनेत नमूद 

मौजे उपाळे वांगी या गावातील जमिनींच्या संपादनाची सर्व कार्यवाही संपली आहे . असे जाहीर करणे आवश्यक आहे . 


त्याअर्थी , उक्त पुनर्वसन अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) नुसार वरील वाचले क्रमांक ६ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , डॉ . विजय देशमुख , उपविभागीय अधिकारी , कडेगाव याद्वारे असे घोषित करतो की , टेंभू उपसा प्रकल्प या प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ८६ चे कलम ११ ( १ ) च्या अधिसूचनेद्वारे खालील नमूद लाभक्षेत्रातील गावांच्या हद्दीतील प्रकल्पासाठी व प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित झालेल्या उपरोक्त वस्तुस्थितीनुसार कलम १३ ( १ ) अन्वये अधिसूचित केलेले क्षेत्र ० हे ७८ आर असून वर नमूद केल्याप्रमाणे टेंभू उपसा प्रकल्पाचे गावातील भूसंपादनाचे काम पूर्ण झालेले असून एकूण ० हेक्टर ७८ आर संपूर्ण 

हेक्टर ७८ आर संपूर्ण क्षेत्रास जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी , सांगली यांचे नाव नमूद आहे . या गावातील स्तंभ क्रमांक १३ मध्ये नमूद गटावरील तसेच स्लॅबपात्र क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या खातेदारांच्या गटावरील महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम १ ९ ७६ / १ ९ ८६ / १ ९९९ , कलम १२ ( १ ) नुसार ठेवणेत आलेले निर्बंध उठविणे आवश्यक आहे . 

अधिसूचनेत दाखविलेल्या गटातील ज्या गटाचे संपादन पूर्ण झालेले आहे त्या गटातील उर्वरित स्तंभ क्रमांक १३ मधील स्लॅबपात्र क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्रावरील निर्बंध उठविणे आवश्यक आहे . ते गाव पुढीलप्रमाणे .- 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


निर्बंध उठविणेत येणारे गाव 


तालुका / जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


१ 


उपाळे वांगी 

तालुका कडेगाव , जिल्हा सांगली . परिणामी निबंध उठविण्यात आलेल्या सदर लाभक्षेत्रातील गावातील ज्या क्षेत्रावरती जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे नाव आहे , अशा जमिनी / भूखंड वगळून इतर जमिनींच्या ७/१२ च्या इतर हक्कात " पुनर्वसनासाठी राखीव " अशा आशयाचे नोंदविण्यात आलेले शेरे कमी करण्यात यावेत . त्याबाबत एकच फेरफार नोंद या प्रत्येक गावामध्ये करून पुनर्वसनाचे शेरे कमी करण्यात यावेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३० , २०२१ ते जानेवारी ५ , २०२२ / पौष ९ - १५ , शके १ ९ ४३ 


मी , डॉ . विजय देशमुख , उपविभागीय अधिकारी , कडेगाव असेही निर्देश देत आहे की , वर नमूद अधिसूचित केलेल्या संबंधित गावामध्ये महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९९९ चे कलम १२ ( १ ) अन्वये ठेवणेत आलेले निबंध उपरोक्त नमूद केलेप्रमाणे उठविणेत आले असल्याबाबतची ही अधिसूचना दवंडी पिटवून आणि लाभकामी परिमंडलामधील एखाद्या किंवा अनेक ठळक जागी आणि गावच्या चावडीवर आणि कोणतेही असल्यास ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात आणि नोंदणी निबंधक कार्यालय आणि तहसीलदार कार्यालयात आणि उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयातदेखील ठळक जागेवर किंवा जागांवर या अधिसूचनेची प्रत चिकटवून प्रसिद्ध करणेत येत आहे . 


डॉ 
. 
विजय 
देशमुख 
, 

उपविभागीय अधिकारी , कडेगाव उपविभाग , कडेगाव , 

जिल्हा सांगली . 


कडेगाव 
, 
५ 
ऑक्टोबर 
२०२१ 
. 


संदर्भ : ( १ ) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ७६ , १ ९ ८६ व १ ९९९ . 

( २ ) शासन निर्णय क्रमांक आरपीए -३६ ९ ४ / प्र . क्र . ७४१ , र -४ , दिनांक १० मे १ ९९ ४ अन्वये कलम ११ ( १ ) ची अधिसूचना . ( ३ ) शासन निर्णय क्रमांक आरपीए -३६ ९ ४ / प्र . क्र . ७४१ , र -४ , दिनांक २८ ऑगस्ट १ ९९ ४ अन्वये कलम १३ ( २ ) ची अधिसूचना . 


( ४ ) मा . उपायुक्तसाो . ( पुनर्वसन ) , पुणे यांचेकडील पत्र जा . क्र . पुनर्व / अ.का. / आरआर -२२७३ / २०१८ , दिनांक ११ मे २०१८ . ( ५ ) मा . जिल्हाधिकारी कार्यालय , सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्व / आरआर / २ / १ / ४४४ / २०१८ , दिनांक ५ जुलै २०१८ . ( ६ ) मा . जिल्हाधिकारी कार्यालय , सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक पुनर्व / आरआर / २ / १ / ७०३ / २०१८ , दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१८ . 

अधिसूचना क्रमांक पुनर्वसन / एसआर -२ / २०१८ / १६८४ / २०२१.– ज्याअर्थी , संदर्भ क्रमांक १ नुसार , टेंभू उपसा या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात रायगाव या गावाबाबत दिनांक १४ ऑक्टोबर १ ९९ ७ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करून महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ८६ चे कलम ११ ( १ ) अन्वये शेतजमिनीच्या हस्तांतरणावर पोट विभागणीवर निर्बध ठेवणेत आलेले आहेत , तसेच संदर्भ क्रमांक ३ नुसार कलम १३ ( १ ) ची अधिसूचना , दिनांक २१ फेब्रुवारी १ ९९ ८ रोजी प्रसिद्ध करून सदर गावातील लाभक्षेत्रात समाविष्ट असलेचे क्षेत्र घोषित केले आहे . 

ज्याअर्थी , रायगाव गावचे भूसंपादन पूर्ण झाले आहे . तसेच टेंभू उपसा प्रकल्पासाठी रायगाव गावातील नव्याने संपादन करण्याची आवश्यकता नाही . तसेच प्रकल्पाच्या लाभ क्षेत्रातील भूसंपादन झालेल्या गटांची माहिती पुढीलप्रमाणे . 

अनुसूची भूसंपादन 
गावाचे नाव तालुका कलम ४ ची कलम ६ ची कलम ४८ ( १ ) न्यायालयीन 

अंतिमरित्या संपादित अधिसूचना अधिसूचना 

प्रकरणाने 

न्यायालयीन प्रसिद्धीची प्रसिद्धीची 

वगळलेले 
तारीख व तारीख व 

प्रलंबित संपादनाचे 

संपादनाचे 

गट नंबर क्षेत्र गट नंबर 

क्षेत्र गट नंबर क्षेत्र एकूण स्लॅबपात्र 

एकूण 
खातेदार 

क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र 

गटांची 


सपादन 


प्र . क्र . 


प्रकरणात 


गट 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३० , २०२१ ते जानेवारी ५ , २०२२ / पौष ९ - १५ , शके १ ९ ४३ 


एकूण गट 


एकूण गावाचे 


एकूण गावाचे 


नंबर व एकूण 


संख्या 


संख्या 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 
कडेगाव दिनांक १ - ९ -१ ९९ ८ , 

क्षेत्र ७ हे . ७० आर 


हे . आर 
दिनांक २३-३-१९९९ , 
क्षेत्र ७ हे . ७० आर 


-- 


क्र . भूसं -१२ / एसआर / रायगाव १८ / १ ९९ ८ 


६५७ 


१.२३ 


६८१ 


०.८१ 


८०७ 


०.८१ 


८१७ 


१.२१ 


८१७ 


०.८१ 


९ ३१ 


०.८१ 


९ ३१ 


०.८१ 


८१८ 


१.२१ 


तसेच ज्याअर्थी , उक्त पुनर्वसन अधिनियमातील कलम १२ ( १ ) नुसार टेंभू उपसा या प्रकल्पासाठी मौजे रायगाव या गावातील लाभक्षेत्राचे स्लॅबपात्र खातेदार यांचे संपादन पूर्ण झाले असल्याने या प्रकल्पाचे लाभक्षेत्रात मौजे रायगाव या गावात नव्याने जमीन संपादन करणेची आवश्यकता नाही . त्यामुळे पुनर्वसन अधिनियमाचे कलम ११ ( १ ) चे उक्त अधिसूचनेत नमूद मौजे रायगाव या गावातील जमिनींच्या संपादनाची सर्व कार्यवाही संपली आहे . असे जाहीर करणे आवश्यक आहे . 


त्याअर्थी , उक्त पुनर्वसन अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) नुसार वरील वाचले क्रमांक ६ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , डॉ . विजय देशमुख , उपविभागीय अधिकारी , कडेगाव याद्वारे असे घोषित करतो की , टेंभू उपसा प्रकल्प या प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ८६ चे कलम ११ ( १ ) च्या अधिसूचनेद्वारे खालील नमूद लाभक्षेत्रातील गावांच्या हद्दीतील प्रकल्पासाठी व प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित झालेल्या उपरोक्त वस्तुस्थितीनुसार कलम १३ ( १ ) अन्वये अधिसूचित केलेले क्षेत्र ७ हे ७० आर असून वर नमूद केल्याप्रमाणे टेंभू उपसा प्रकल्पाचे गावातील भूसंपादनाचे काम पूर्ण झालेले असून एकूण ७ हेक्टर ७० आर लाभक्षेत्रापैकी स्तंभ क्रमांक ६ व ८ मध्ये नमूद गट गवळून सदर प्रकल्पाकरिता एकूण ७ हेक्टर ७० आर भूसंपादन पूर्ण झाले असून संपूर्ण क्षेत्रास जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी , सांगली यांचे नाव नमूद आहे . उपरोक्त तक्त्यात स्तंभ क्रमांक १० मध्ये नमूद एकूण गट नंबर न्यायप्रविष्ट असल्याने सदर गटातील निर्बध उठवता येणार नसल्याचे सदरचे गट वगळणे आवश्यक आहे . 

या गावातील स्तंभ क्रमांक ६ , ८ व १२ मध्ये नमूद गटावरील तसेच स्लॅबपात्र क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या खातेदारांच्या गटावरील महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम १ ९ ७६ / १ ९ ८६ / १ ९९९ , कलम १२ ( १ ) नुसार ठेवणेत आलेले निर्बंध उठविणे आवश्यक आहे . 

अधिसूचनेत दाखविलेल्या गटातील ज्या गटाचे संपादन पूर्ण झालेले आहे त्या गटातील उर्वरित स्तंभ क्रमांक १२ मधील स्लॅबपात्र क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्रावरील निबंध उठविणे आवश्यक आहे . 

तसेच या व्यतिरिक्त उक्त गावातील एखाद्या गटातील क्षेत्राचे संपादन होणेचे आहे / किंवा संपादन प्रक्रिया सुरू आहे व वर नमूद केलेल्या / व्यतिरिक्त न्यायप्रविष्ट बाबीतील क्षेत्र व गट निदर्शनास आल्यास ते वगळून सदरचे निर्बंध उठविणे आवश्यक आहे . ती गावे पुढीलप्रमाणे .- 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


निर्बंध उठविणेत येणारे गाव 


तालुका / जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३० , २०२१ ते जानेवारी ५ , २०२२ / पौष ९ - १५ , शके १ ९ ४३ 


१ 


रायगाव 


तालुका कडेगाव , जिल्हा सांगली . 


परिणामी निर्बंध उठविण्यात आलेल्या सदर लाभक्षेत्रातील गावातील ज्या क्षेत्रावरती जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे नाव आहे , अशा जमिनी / भूखंड वगळून इतर जमिनींच्या ७/१२ च्या इतर हक्कात " पुनर्वसनासाठी राखीव " अशा आशयाचे नोंदविण्यात आलेले शेरे कमी करण्यात यावेत . त्याबाबत एकच फेरफार नोंद या प्रत्येक गावामध्ये करून पुनर्वसनाचे शेरे कमी करण्यात यावेत . 


मी , डॉ . विजय देशमुख , उपविभागीय अधिकारी , कडेगाव असेही निर्देश देत आहे की , वर नमूद अधिसूचित केलेल्या संबंधित गावामध्ये महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९९९ चे कलम १२ ( १ ) अन्वये ठेवणेत आलेले निर्बंध उपरोक्त नमूद केलेप्रमाणे उठविणेत आले असल्याबाबतची ही अधिसूचना दवंडी पिटवून आणि लाभकामी परिमंडलामधील एखाद्या किंवा अनेक ठळक जागी आणि गावच्या चावडीवर आणि कोणतेही असल्यास ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात आणि नोंदणी निबंधक कार्यालय आणि तहसीलदार कार्यालयात आणि उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयातदेखील ठळक जागेवर किंवा जागांवर या अधिसूचनेची प्रत चिकटवून प्रसिद्ध करणेत येत आहे . 


डॉ 
. 
विजय 
देशमुख 
, 

उपविभागीय अधिकारी , कडेगाव उपविभाग , कडेगाव , 

जिल्हा सांगली . 


कडेगाव 
, 
५ 
ऑक्टोबर 
२०२१ 
. 


bb 


संदर्भ : ( १ ) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ७६ , १ ९ ८६ व १ ९९९ . 

( २ ) शासन निर्णय क्रमांक आरपीए -३६ ९ ४ / प्र . क्र . ७४१ , र -४ , दिनांक १० मे १ ९९ ४ अन्वये कलम ११ ( १ ) ची अधिसूचना . ( ३ ) शासन निर्णय क्रमांक आरपीए -३६ ९ ४ / प्र . क्र . ७४१ , र -४ , दिनांक २८ ऑगस्ट १ ९९ ४ अन्वये कलम १३ ( २ ) ची अधिसूचना . 

, ( ४ ) मा . उपायुक्तसाो . ( पुनर्वसन ) , पुणे यांचेकडील पत्र जा . क्र . पुनर्व / अ.का. / आरआर -२२७३ / २०१८ , दिनांक ११ मे २०१८ . ( ५ ) मा . जिल्हाधिकारी कार्यालय , सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्व / आरआर / २ / १ / ४४४ / २०१८ , दिनांक ५ जुलै २०१८ . ( ६ ) मा . जिल्हाधिकारी कार्यालय , सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक पुनर्व / आरआर / २ / १ / ७०३ / २०१८ , दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१८ . 

अधिसूचना क्रमांक पुनर्वसन / एसआर -३ / २०१८ / १६८४ / २०२१.– ज्याअर्थी , संदर्भ क्रमांक १ नुसार , टेंभू उपसा या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात येडे या गावाबाबत दिनांक १४ ऑक्टोबर १ ९९ ७ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करून महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ८६ चे कलम ११ ( १ ) अन्वये शेतजमिनीच्या हस्तांतरणावर पोट विभागणीवर निबंध ठेवणेत आलेले आहेत , तसेच संदर्भ क्रमांक ३ नुसार कलम १३ ( १ ) ची अधिसूचना , दिनांक १८ नोव्हेंबर १ ९९ ८ रोजी प्रसिद्ध करून सदर गावातील लाभक्षेत्रात समाविष्ट असलेचे क्षेत्र घोषित केले आहे . 

ज्याअर्थी , येडे गावचे भूसंपादन पूर्ण झाले आहे . तसेच टेंभू उपसा प्रकल्पासाठी येडे गावातील नव्याने संपादन करण्याची आवश्यकता नाही . तसेच प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील भूसंपादन झालेल्या गटांची माहिती पुढीलप्रमाणे . 

अनुसूची भूसपादन गावाचे नाव तालुका कलम ४ ची 

कलम ६ ची कलम ४८ ( १ ) न्यायालयीन 

अंतिमरित्या संपादित अधिसूचना अधिसूचना 

प्रकरणाने 

न्यायालयीन प्रसिद्धीची प्रसिद्धीची 

वगळलेले 
तारीख व तारीख व 

प्रलंबित संपादनाचे संपादनाचे 

क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र एकूण स्लॅबपात्र 

एकूण 

क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र 

गटांची 


संपादन 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३० , २०२१ ते जानेवारी ५ , २०२२ / पौष ९ - १५ , शके १ ९ ४३ 


प्र . क्र . 


प्रकरणात 


गट 


गट नंबर 


गट नंबर 


गट नंबर 


एकूण गट 


एकूण गावाचे 


एकूण गावाचे 


खातेदार 


नंबर व एकूण 


संख्या 


संख्या 


१ 


२ 


४ 


५ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


३ हे . आर 

हे . आर कडेगाव दिनांक ११-१-१९९९ , दिनांक २४-३-१९९९ , 

क्षेत्र ३ हे . ९ ८ आर क्षेत्र ३ हे . ९ ८ आर 


४२४ 


०.९ ५ 


-- 


-- 


क्र . भूसं -१२ / एसआर / येडे 
३८ / १ ९९ ८ 


०.४० 


४४७ 


०.८४ 


0.80 


६६२ ३३५/१ ४४३/१ ५२ ९ / १ ६४/१ 


०.३७ 


०.६५ 


०.३७ 


४२४ 


४४७ 


एकूण 


७ 


७ 


३.९ ८ 


तसेच ज्याअर्थी , उक्त पुनर्वसन अधिनियमातील कलम १२ ( १ ) नुसार टेंभू उपसा या प्रकल्पासाठी मौजे येडे या गावातील लाभक्षेत्राचे स्लॅबपात्र खातेदार यांचे संपादन पूर्ण झाले असल्याने या प्रकल्पाचे लाभक्षेत्रात मौजे येडे या गावात नव्याने जमीन संपादन करणेची आवश्यकता नाही . त्यामुळे पुनर्वसन अधिनियमाचे कलम ११ ( १ ) चे उक्त अधिसूचनेत नमूद मौजे येडे या गावातील जमिनींच्या संपादनाची सर्व कार्यवाही संपली आहे . असे जाहीर करणे आवश्यक आहे . 


त्याअर्थी , उक्त पुनर्वसन अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) नुसार वरील वाचले क्रमांक ६ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , डॉ . विजय देशमुख , उपविभागीय अधिकारी , कडेगाव याद्वारे असे घोषित करतो की , टेंभू उपसा प्रकल्प या प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ८६ चे कलम ११ ( १ ) च्या अधिसूचनेद्वारे खालील नमूद लाभक्षेत्रातील गावांच्या हद्दीतील प्रकल्पासाठी व प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित झालेल्या उपरोक्त वस्तुस्थितीनुसार कलम १३ ( १ ) अन्वये अधिसूचित केलेले क्षेत्र ३ हे ९ ८ आर असून वर नमूद केल्याप्रमाणे टेंभू उपसा प्रकल्पाचे गावातील भूसंपादनाचे काम पूर्ण झालेले असून एकूण ३ हेक्टर ९ ८ आर संपूर्ण क्षेत्रास जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी , सांगली यांचे नाव नमूद आहे . 

या गावातील स्तंभ क्रमांक १३ मध्ये नमूद गटावरील तसेच स्लॅबपात्र क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या खातेदारांच्या गटावरील महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम १ ९ ७६ / १ ९ ८६ / १ ९९९ , कलम १२ ( १ ) नुसार ठेवणेत आलेले निर्बंध उठविणे आवश्यक आहे . 

अधिसूचनेत दाखविलेल्या गटातील ज्या गटाचे संपादन पूर्ण झालेले आहे त्या गटातील उर्वरित स्तंभ क्रमांक १३ मधील स्लॅबपात्र क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्रावरील निर्बंध उठविणे आवश्यक आहे.ते गाव पुढीलप्रमाणे .-- 


अ . क्र . 


१ 


परिशिष्ट 
निर्बंध उठविणेत येणारे गाव 

तालुका / जिल्हा २ 

३ येडे 

तालुका कडेगाव , जिल्हा सांगली . परिणामी निर्बंध उठविण्यात आलेल्या सदर लाभक्षेत्रातील गावातील ज्या क्षेत्रावरती जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे नाव आहे , अशा जमिनी / भूखंड वगळून इतर जमिनींच्या ७/१२ च्या इतर हक्कात " पुनर्वसनासाठी राखीव " अशा आशयाचे नोंदविण्यात आलेले शेरे कमी करण्यात यावेत . त्याबाबत एकच फेरफार नोंद या प्रत्येक गावामध्ये करून पुनर्वसनाचे शेरे कमी करण्यात यावेत . 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३० , २०२१ ते जानेवारी ५ , २०२२ / पौष ९ - १५ , शके १ ९ ४३ १३ 


मी , डॉ . विजय देशमुख , उपविभागीय अधिकारी , कडेगाव असेही निर्देश देत आहे की , वर नमूद अधिसूचित केलेल्या संबंधित गावामध्ये महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , 
१ ९९९ चे कलम १२ ( १ ) अन्वये ठेवणेत आलेले निबंध उपरोक्त नमूद केलेप्रमाणे उठविणेत आले असल्याबाबतची ही अधिसूचना दवंडी पिटवून आणि लाभकामी परिमंडलामधील एखाद्या किंवा अनेक ठळक जागी आणि गावच्या चावडीवर आणि कोणतेही असल्यास ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात आणि नोंदणी निबंधक कार्यालय आणि तहसीलदार कार्यालयात आणि उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयातदेखील ठळक जागेवर किंवा जागांवर या अधिसूचनेची प्रत चिकटवून प्रसिद्ध करणेत येत आहे . 

डॉ 
. 
विजय 
देशमुख 
, 

उपविभागीय अधिकारी , कडेगाव उपविभाग , कडेगाव , , 

जिल्हा सांगली . 


कडेगाव 
, 
५ 
ऑक्टोबर 
२०२१ 
. 


संदर्भ : ( १ ) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ७६ , १ ९ ८६ व १ ९९९ . 

( २ ) शासन निर्णय क्रमांक आरपीए -३६ ९ ४ / प्र . क्र . ७४१ , र -४ , दिनांक १० मे १ ९९ ४ अन्वये कलम ११ ( १ ) ची अधिसूचना . ( ३ ) शासन निर्णय क्रमांक आरपीए -३६ ९ ४ / प्र . क्र . ७४१ , र -४ , दिनांक २८ ऑगस्ट १ ९९ ४ अन्वये कलम १३ ( २ ) ची अधिसूचना . ( ४ ) मा . उपायुक्तसाो . ( पुनर्वसन ) , पुणे यांचेकडील पत्र जा . क्र . पुनर्व / अ.का. / आरआर -२२७३ / २०१८ , दिनांक ११ मे २०१८ . ( ५ ) मा . जिल्हाधिकारी कार्यालय , सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्व / आरआर / २ / १ / ४४४ / २०१८ , दिनांक ५ जुलै २०१८ . ( ६ ) मा . जिल्हाधिकारी कार्यालय , सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक पुनर्व / आरआर / २ / १ / ७०३ / २०१८ , दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१८ . 

अधिसूचना क्रमांक पुनर्वसन / एसआर -४ / २०१८ / कावि -१६८४ / २०२१.– ज्याअर्थी , संदर्भ क्रमांक १ नुसार , टेंभू उपसा या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात तुपेवाडी ( खे ) या गावाबाबत दिनांक १४ ऑक्टोबर १ ९९ ७ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करून महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ८६ चे कलम ११ ( १ ) अन्वये शेतजमिनीच्या हस्तांतरणावर पोट विभागणीवर निर्बध ठेवणेत आलेले आहेत , तसेच संदर्भ क्रमांक ३ नुसार कलम १३ ( १ ) ची अधिसूचना , दिनांक १२ जून १ ९९ ८ रोजी प्रसिद्ध करून सदर गावातील लाभक्षेत्रात समाविष्ट असलेचे क्षेत्र घोषित केले आहे . 

ज्याअर्थी , तुपेवाडी ( खे ) गावचे भूसंपादन पूर्ण झाले आहे . तसेच टेंभू उपसा प्रकल्पासाठी तुपेवाडी ( खे ) गावातील नव्याने संपादन करण्याची आवश्यकता नाही . तसेच प्रकल्पाच्या लाभ क्षेत्रातील भूसंपादन झालेल्या गटांची माहिती पुढीलप्रमाणे . 

अनुसूची भूसंपादन 
गावाचे नाव तालुका कलम ४ ची कलम ६ ची कलम ४८ ( १ ) न्यायालयीन 

अंतिमरित्या संपादित 
अधिसूचना अधिसूचना 

प्रकरणाने 

न्यायालयीन प्रसिद्धीची प्रसिद्धीची 

वगळलेले 
तारीख व तारीख व 

प्रलंबित संपादनाचे संपादनाचे 

क्षेत्र गट नंबर 

क्षेत्र गट नंबर क्षेत्र एकूण स्लॅबपात्र 

एकूण खातेदार 

क्षेत्र क्षेत्र 

गटांची 


संपादन 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३० , २०२१ ते जानेवारी ५ , २०२२ / पौष ९ - १५ , शके १ ९ ४३ 


प्र . क्र . 


प्रकरणात 


गट 


गट नंबर 


एकूण गट 


एकूण गावाचे 


एकूण गावाचे 


नंबर व एकूण 


क्षेत्र 


सख्या 


संख्या 


१ 


३ 


४ 


६ 


७ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


५ 
हे . आर 

हे . आर क्र . भूसं -७ / एसआर / तुपेवाडी ( खे ) कडेगाव दिनांक २१-११-१९९ ८ दिनांक ८-१२-१९९९ 

क्षेत्र ७ हे . ८२ आर क्षेत्र ७ हे . ८२ आर ४४४ / ९ ८ 


-- 


-- 


-- 


३ 


९ ० - अ 


०.४० 


२५२ 


०.४० 


२५ ९ 


०.२३ 


एकूण 


३ 


३ 


७.८२ 


तसेच ज्याअर्थी , उक्त पुनर्वसन अधिनियमातील कलम १२ ( १ ) नुसार टेंभू उपसा या प्रकल्पासाठी मौजे तुपेवाडी ( खे ) या गावातील लाभक्षेत्राचे स्लॅबपात्र खातेदार यांचे संपादन पूर्ण झाले असल्याने या प्रकल्पाचे लाभक्षेत्रात मौजे तुपेवाडी ( खे ) या गावात नव्याने जमीन संपादन करणेची आवश्यकता नाही . त्यामुळे पुनर्वसन अधिनियमाचे कलम ११ ( १ ) चे उक्त अधिसूचनेत नमूद मौजे तुपेवाडी ( खे ) या गावातील जमिनींच्या संपादनाची सर्व कार्यवाही संपली आहे . असे जाहीर करणे आवश्यक आहे . 


त्याअर्थी , उक्त पुनर्वसन अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) नुसार वरील वाचले क्रमांक ६ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , डॉ . विजय देशमुख , उपविभागीय अधिकारी , कडेगाव याद्वारे असे घोषित करतो की , टेंभू उपसा प्रकल्प या प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ८६ चे कलम ११ ( १ ) च्या अधिसूचनेद्वारे खालील नमूद लाभक्षेत्रातील गावांच्या हद्दीतील प्रकल्पासाठी व प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित झालेल्या उपरोक्त वस्तुस्थितीनुसार कलम १३ ( १ ) अन्वये अधिसूचित केलेले क्षेत्र ७ हे ८२ आर असून वर नमूद केल्याप्रमाणे टेंभू उपसा प्रकल्पाचे गावातील भूसंपादनाचे काम पूर्ण झालेले असून एकूण ७ हेक्टर ८२ आर संपूर्ण क्षेत्रास जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी , सांगली यांचे नाव नमूद आहे . 

या गावातील स्तंभ क्रमांक १३ मध्ये नमूद गटावरील तसेच स्लॅबपात्र क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या खातेदारांच्या गटावरील महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम १ ९ ७६ / १ ९ ८६ / १ ९९९ , कलम १२ ( १ ) नुसार ठेवणेत आलेले निर्बंध उठविणे आवश्यक आहे . 

अधिसूचनेत दाखविलेल्या गटातील ज्या गटाचे संपादन पूर्ण झालेले आहे त्या गटातील उर्वरित स्तंभ क्रमांक १३ मधील स्लॅबपात्र क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्रावरील निर्बंध उठविणे आवश्यक आहे . ते गाव पुढीलप्रमाणे .- 


अ . क्र . 


१ 


२ 


परिशिष्ट 
निर्बंध उठविणेत येणारे गाव 

तालुका / जिल्हा 

३ तुपेवाडी ( खे ) 

तालुका कडेगाव , जिल्हा सांगली . परिणामी निर्बंध उठविण्यात आलेल्या सदर लाभक्षेत्रातील गावातील ज्या क्षेत्रावरती जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे नाव आहे , अशा जमिनी / भूखंड वगळून इतर जमिनींच्या ७/१२ च्या इतर हक्कात " पुनर्वसनासाठी राखीव " अशा आशयाचे नोंदविण्यात आलेले शेरे कमी करण्यात यावेत . त्याबाबत एकच फेरफार नोंद या प्रत्येक गावामध्ये करून पुनर्वसनाचे शेरे कमी करण्यात यावेत . 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३० , २०२१ ते जानेवारी ५ , २०२२ / पौष ९ - १५ , शके १ ९ ४३ 


मी , डॉ . विजय देशमुख , उपविभागीय अधिकारी , कडेगाव असेही निर्देश देत आहे की , वर नमूद अधिसूचित केलेल्या संबंधित गावामध्ये महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९९९ चे कलम १२ ( १ ) अन्वये ठेवणेत आलेले निर्बंध उपरोक्त नमूद केलेप्रमाणे उठविणेत आले असल्याबाबतची ही अधिसूचना दवंडी पिटवून आणि लाभकारी परिमंडलामधील एखाद्या किंवा अनेक ठळक जागी आणि गावच्या चावडीवर आणि कोणतेही असल्यास ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात आणि नोंदणी निबंधक कार्यालय आणि तहसीलदार कार्यालयात आणि उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयातदेखील ठळक जागेवर किंवा जागांवर या अधिसूचनेची प्रत चिकटवून प्रसिद्ध करणेत येत आहे . 


डॉ 
. 
विजय 
देशमुख 
, 

उपविभागीय अधिकारी , कडेगाव उपविभाग , कडेगाव , 

जिल्हा सांगली . 


कडेगाव 
, ५ 
ऑक्टोबर 
२०२१ 
. 


संदर्भ : ( १ ) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ७६ , १ ९ ८६ व १ ९९९ . 

( २ ) शासन निर्णय क्रमांक आरपीए -३६ ९ ४ / प्र . क्र . ७४१ , र -४ , दिनांक १० मे १ ९९ ४ अन्वये कलम ११ ( १ ) ची अधिसूचना . ( ३ ) शासन निर्णय क्रमांक आरपीए -३६ ९ ४ / प्र . क्र . ७४१ , र -४ , दिनांक २८ ऑगस्ट १ ९९ ४ अन्वये कलम १३ ( २ ) ची अधिसूचना . 


१५ 


. . ( ४ ) मा . उपायुक्तसाो . ( पुनर्वसन ) , पुणे यांचेकडील पत्र जा . क्र . पुनर्व / अ.का. / आरआर -२२७३ / २०१८ , दिनांक ११ मे २०१८ . ( ५ ) मा . जिल्हाधिकारी कार्यालय , सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्व / आरआर / २ / १ / ४४४ / २०१८ , दिनांक ५ जुलै २०१८ . ( ६ ) मा . जिल्हाधिकारी कार्यालय , सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक पुनर्व / आरआर / २ / १ / ७०३ / २०१८ , दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१८ . 

अधिसूचना क्रमांक पुनर्वसन / एसआर -५ / २०१८ / कावि -१६८४ / २०२१.– ज्याअर्थी , संदर्भ क्रमांक १ नुसार , टेंभू उपसा या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात करांडेवाडी या गावाबाबत दिनांक १४ ऑक्टोबर १ ९९ ७ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करून महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ८६ चे कलम ११ ( १ ) अन्वये शेतजमिनीच्या हस्तांतरणावर पोट विभागणीवर निबंध ठेवणेत आलेले आहेत , तसेच संदर्भ क्रमांक ३ नुसार कलम १३ ( १ ) ची अधिसूचना , दिनांक १२ जून १ ९९ ८ रोजी प्रसिद्ध करून सदर गावातील लाभक्षेत्रात समाविष्ट असलेचे क्षेत्र घोषित केले आहे . 

ज्याअर्थी , करांडेवाडी गावचे भूसंपादन पूर्ण झाले आहे . तसेच टेंभू उपसा प्रकल्पासाठी करांडेवाडी गावातील नव्याने संपादन करण्याची आवश्यकता नाही . तसेच प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील भूसंपादन झालेल्या गटांची माहिती पुढीलप्रमाणे . 

अनुसूची 
भूसंपादन गावाचे नाव तालुका कलम ४ ची कलम ६ ची कलम ४८ ( १ ) न्यायालयीन 

अंतिमरित्या संपादित 
अधिसूचना अधिसूचना 

प्रकरणाने 

न्यायालयीन प्रसिद्धीची प्रसिद्धीची 

वगळलेले 
तारीख व तारीख व 

प्रलंबित संपादनाचे संपादनाचे 

क्षेत्र गट नंबर क्षेत्र 

क्षेत्र एकूण स्लॅबपात्र खातेदार 

क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र 

गटांची संख्या 


संपादन 


प्र . क्र . 


प्रकरणात 


गट 


गट नंबर 


गट नंबर 


एकूण गट 


एकूण 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३० , २०२१ ते जानेवारी ५ , २०२२ / पौष ९ - १५ , शके १ ९ ४३ 


एकूण गावाचे 


एकूण गावाचे 


नंबर व एकूण 


सख्या 


१ 


२ 


४ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


to 


आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


३ 

हे . आर क्र . भूसं -७ / एसआर / करांडेवाडी कडेगाव दिनांक १२-१-१९९९ ४४२ / ९९ 

क्षेत्र १ हे . २१ आर 


५ 

हे . आर 
दिनांक ११-३-१९९९ 
क्षेत्र १ हे . २१ आर 


-- 


१ 


२१४ 


१.२१ 


एकूण 


१ 


१ 


१.२१ 


तसेच ज्याअर्थी , उक्त पुनर्वसन अधिनियमातील कलम १२ ( १ ) नुसार टेंभू उपसा या प्रकल्पासाठी मौजे करांडेवाडी या गावातील लाभक्षेत्राचे स्लॅबपात्र खातेदार यांचे संपादन पूर्ण झाले असल्याने या प्रकल्पाचे लाभक्षेत्रात मौजे करांडेवाडी या गावात नव्याने जमीन संपादन करणेची आवश्यकता नाही . त्यामुळे पुनर्वसन अधिनियमाचे कलम ११ ( १ ) चे उक्त अधिसूचनेत नमूद मौजे तुपेवाडी ( खे ) या गावातील जमिनींच्या संपादनाची सर्व कार्यवाही संपली आहे . असे जाहीर करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी , उक्त पुनर्वसन अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) नुसार वरील वाचले क्रमांक ६ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , डॉ . विजय देशमुख , उपविभागीय अधिकारी , कडेगाव याद्वारे असे घोषित करतो की , टेंभू उपसा प्रकल्प या प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ८६ चे कलम ११ ( १ ) च्या अधिसूचनेद्वारे खालील नमूद लाभक्षेत्रातील गावांच्या हद्दीतील प्रकल्पासाठी व प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित झालेल्या उपरोक्त वस्तुस्थितीनुसार कलम १३ ( १ ) अन्वये अधिसूचित केलेले क्षेत्र १ हे २१ आर असून वर नमूद केल्याप्रमाणे टेंभू उपसा प्रकल्पाचे गावातील भूसंपादनाचे काम पूर्ण झालेले असून एकूण १ हेक्टर २१ आर संपूर्ण क्षेत्रास जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी , सांगली यांचे नाव नमूद आहे . 


या गावातील स्तंभ क्रमांक १३ मध्ये नमूद गटावरील तसेच स्लॅबपात्र क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या खातेदारांच्या गटावरील महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम १ ९ ७६ / १ ९ ८६ / १ ९९९ , कलम १२ ( १ ) नुसार ठेवणेत आलेले निबंध उठविणे आवश्यक आहे . 

अधिसूचनेत दाखविलेल्या गटातील ज्या गटाचे संपादन पूर्ण झालेले आहे त्या गटातील उर्वरित स्तंभ क्रमांक १३ मधील स्लॅबपात्र क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्रावरील निबंध उठविणे आवश्यक आहे . ते गाव पुढीलप्रमाणे .- 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


निर्बंध उठविणेत येणारे गाव 


तालुका / जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


१ 


करांडेवाडी 


तालुका कडेगाव , जिल्हा सांगली . 


परिणामी निर्बंध उठविण्यात आलेल्या सदर लाभक्षेत्रातील गावातील ज्या क्षेत्रावरती जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे नाव आहे , अशा जमिनी / भूखंड वगळून इतर जमिनींच्या ७/१२ च्या इतर हक्कात " पुनर्वसनासाठी राखीव " अशा आशयाचे नोंदविण्यात आलेले शेरे कमी करण्यात यावेत . त्याबाबत एकच फेरफार नोंद या प्रत्येक गावामध्ये करून पुनर्वसनाचे शेरे कमी करण्यात यावेत . 


मी , डॉ . विजय देशमुख , उपविभागीय अधिकारी , कडेगाव असेही निर्देश देत आहे की , वर नमूद अधिसूचित केलेल्या संबंधित गावामध्ये महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९९९ चे कलम १२ ( १ ) अन्वये ठेवणेत आलेले निर्बध उपरोक्त नमूद केलेप्रमाणे उठविणेत आले असल्याबाबतची ही अधिसूचना दवंडी पिटवून आणि लाभकामी परिमंडलामधील एखाद्या किंवा अनेक ठळक जागी आणि गावच्या चावडीवर आणि कोणतेही असल्यास ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात आणि नोंदणी निबंधक कार्यालय आणि तहसीलदार कार्यालयात आणि उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयातदेखील ठळक जागेवर किंवा जागांवर या अधिसूचनेची प्रत चिकटवून प्रसिद्ध करणेत येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३० , २०२१ ते जानेवारी ५ , २०२२ / पौष ९ - १५ , शके १ ९ ४३ 


डॉ 
. 
विजय 
देशमुख 
, 

उपविभागीय अधिकारी , कडेगाव उपविभाग , कडेगाव , 

जिल्हा सांगली . 


कडेगाव 
, 
५ 
ऑक्टोबर 
२०२१ 
. 


संदर्भ : ( १ ) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ७६ , १ ९ ८६ व १ ९९९ . 

( २ ) शासन निर्णय क्रमांक आरपीए -३६ ९ ४ / प्र . क्र . ७४१ , र -४ , दिनांक १० मे १ ९९ ४ अन्वये कलम ११ ( १ ) ची अधिसूचना . ( ३ ) शासन निर्णय क्रमांक आरपीए -३६ ९ ४ / प्र . क्र . ७४१ , र -४ , दिनांक २८ ऑगस्ट १ ९९ ४ अन्वये कलम १३ ( २ ) ची अधिसूचना . 

. ( ४ ) मा . उपायुक्तसाो . ( पुनर्वसन ) , पुणे यांचेकडील पत्र जा . क्र . पुनर्व / अ.का. / आरआर -२२७३ / २०१८ , दिनांक ११ मे २०१८ . ( ५ ) मा . जिल्हाधिकारी कार्यालय , सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्व / आरआर / २ / १ / ४४४ / २०१८ , दिनांक ५ जुलै २०१८ . ( ६ ) मा . जिल्हाधिकारी कार्यालय , सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक पुनर्व / आरआर / २ / १ / ७०३ / २०१८ , दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१८ . 


१७ 


सपादन 


प्र . क्र . 


प्रकरणात 


अधिसूचना क्रमांक पुनर्वसन / एसआर -६ / २०१८ / कावि -१६८४ / २०२१.– ज्याअर्थी , संदर्भ क्रमांक १ नुसार , टेंभू उपसा या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात कान्हरवाडी या गावाबाबत दिनांक १४ ऑक्टोबर १ ९९ ७ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करून महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ८६ चे कलम ११ ( १ ) अन्वये शेतजमिनीच्या हस्तांतरणावर पोट विभागणीवर निबंध ठेवणेत आलेले आहेत , तसेच संदर्भ क्रमांक ३ नुसार कलम १३ ( १ ) ची अधिसूचना , दिनांक १८ नोव्हेंबर १ ९९ ८ रोजी प्रसिद्ध करून सदर गावातील लाभक्षेत्रात समाविष्ट असलेचे क्षेत्र घोषित केले आहे . 

ज्याअर्थी , कान्हरवाडी गावचे भूसंपादन पूर्ण झाले आहे . तसेच टेंभू उपसा प्रकल्पासाठी कान्हरवाडी गावातील नव्याने संपादन करण्याची आवश्यकता नाही . तसेच प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील भूसंपादन झालेल्या गटांची माहिती पुढीलप्रमाणे . 

अनुसूची भूसंपादन गावाचे नाव तालुका कलम ४ ची कलम ६ ची कलम ४८ ( १ ) न्यायालयीन 

अंतिमरित्या संपादित 
अधिसूचना अधिसूचना 

प्रकरणाने 

न्यायालयीन प्रसिद्धीची प्रसिद्धीची 

वगळलेले 
तारीख व तारीख व 

प्रलंबित संपादनाचे संपादनाचे 

क्षेत्र गट नंबर 

क्षेत्र गट नंबर क्षेत्र एकूण स्लॅबपात्र 

एकूण गट एकूण खातेदार 

क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र 

संख्या 

गटांची 

संख्या ५ 

१३ 
हे . आर 

हे . आर क्र . भूसं -१२ / एसआर / कान्हरवाडी कडेगाव दिनांक ११-२-१९९९ 
दिनांक १५-१-१९९९ 

२८ 

३४४/२ ०.७३ ५२ / ९ ८ क्षेत्र २४ हे . ९ ४ आर क्षेत्र २४ हे . ९ ४ आर 

२२२ 

०.६४ ३४३ 

०.८७ २२४ / अ ०.३ ९ 


गट 


गट नबर 


एकूण गावाचे 


एकूण गावाचे 


नंबर व एकूण 


१ 


२ 


६ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१४ 


to 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३० , २०२१ ते जानेवारी ५ , २०२२ / पौष ९ - १५ , शके १ ९ ४३ 


आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


-- 


२२१ 


०.२८ 


०.५० 


२३३ / अ २८५ / अ 


०.६८ 


२५७ 


०.७० 


४६२ 


३.०३ 


४७३ 


२.६२ 


२ ९ ५ 


०.४ ९ 


३०६ 


०.२१ 


३२० 


०.०८ 


०.४३ 


३३६ ४१ ९ / २ 


२.२८ 


२६४ 


०.८० 


अनुसूची - चालू 


१ 


२ 


३ 


५ 


६ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


२५० / अ 


०.५३ 


०.४७ 


२ ९ ० ४५ ९ / १ 


०.२६ 


४६६ 


०.८ ९ 


३४४ - अ / १ 


०.८४ 


४२४ - ब 


०.९ ० 


२० ९ 


०.४६ 


५२ ९ 


०.५४ 


१२० 


०.८० 


१२७/१ 


०.४० 


४१७ - अ 


०.८० 


४५१/१ 


०.३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३० , २०२१ ते जानेवारी ५ , २०२२ / पौष ९ - १५ , शके १ ९ ४३ 


एकूण 


२८ 


२८ 


२४.९ ४ 


तसेच ज्याअर्थी , उक्त पुनर्वसन अधिनियमातील कलम १२ ( १ ) नुसार टेंभू उपसा या प्रकल्पासाठी मौजे कान्हरवाडी या गावातील लाभक्षेत्राचे स्लॅबपात्र खातेदार यांचे संपादन पूर्ण झाले असल्याने या प्रकल्पाचे लाभक्षेत्रात मौजे कान्हरवाडी या गावात नव्याने जमीन संपादन करणेची आवश्यकता नाही . त्यामुळे पुनर्वसन अधिनियमाचे कलम ११ ( १ ) चे उक्त अधिसूचनेत नमूद 

मौजे कान्हरवाडी या गावातील जमिनींच्या संपादनाची सर्व कार्यवाही संपली आहे . असे जाहीर करणे आवश्यक आहे . 


त्याअर्थी , उक्त पुनर्वसन अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) नुसार वरील वाचले क्रमांक ६ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , डॉ . विजय देशमुख , उपविभागीय अधिकारी , कडेगाव याद्वारे असे घोषित करतो की , टेंभू उपसा प्रकल्प या प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ८६ चे कलम ११ ( १ ) च्या अधिसूचनेद्वारे खालील नमूद लाभक्षेत्रातील गावांच्या हद्दीतील प्रकल्पासाठी व प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित झालेल्या उपरोक्त वस्तुस्थितीनुसार कलम १३ ( १ ) अन्वये अधिसूचित केलेले क्षेत्र २४ हे ९ ४ आर असून वर नमूद केल्याप्रमाणे टेंभू उपसा प्रकल्पाचे गावातील भूसंपादनाचे काम पूर्ण झालेले असून एकूण २४ हेक्टर ९ ४ आर संपूर्ण क्षेत्रास जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी , सांगली यांचे नाव नमूद आहे . 


या गावातील स्तंभ क्रमांक १३ मध्ये नमूद गटावरील तसेच स्लॅबपात्र क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या खातेदारांच्या गटावरील महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम १ ९ ७६ / १ ९ ८६ / १ ९९९ , कलम १२ ( १ ) नुसार ठेवणेत आलेले निर्बंध उठविणे आवश्यक आहे . 


अधिसूचनेत दाखविलेल्या गटातील ज्या गटाचे संपादन पूर्ण झालेले आहे त्या गटातील उर्वरित स्तंभ क्रमांक १३ मधील स्लॅबपात्र क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्रावरील निर्बंध उठविणे आवश्यक आहे . ते गाव पुढीलप्रमाणे .- 


१ ९ 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


१ 


१ 


निर्बंध उठविणेत येणारे गाव 

तालुका / जिल्हा २ 

३ कान्हरवाडी 

तालुका कडेगाव , जिल्हा सांगली . परिणामी निर्बंध उठविण्यात आलेल्या सदर लाभक्षेत्रातील गावातील ज्या क्षेत्रावरती जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे नाव आहे , अशा जमिनी / भूखंड वगळून इतर जमिनींच्या ७/१२ च्या इतर हक्कात " पुनर्वसनासाठी राखीव " अशा आशयाचे नोंदविण्यात आलेले शेरे कमी करण्यात यावेत . त्याबाबत एकच फेरफार नोंद या प्रत्येक गावामध्ये करून पुनर्वसनाचे शेरे कमी करण्यात यावेत . 


मी , डॉ . विजय देशमुख , उपविभागीय अधिकारी , कडेगाव असेही निर्देश देत आहे की , वर नमूद अधिसूचित केलेल्या संबंधित गावामध्ये महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९९९ चे कलम १२ ( १ ) अन्वये ठेवणेत आलेले निर्बंध उपरोक्त नमूद केलेप्रमाणे उठविणेत आले असल्याबाबतची ही अधिसूचना दवंडी पिटवून आणि लाभकामी परिमंडलामधील एखाद्या किंवा अनेक ठळक जागी आणि गावच्या चावडीवर आणि कोणतेही असल्यास ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात आणि नोंदणी निबंधक कार्यालय आणि तहसीलदार कार्यालयात आणि उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयातदेखील ठळक जागेवर किंवा जागांवर या अधिसूचनेची प्रत चिकटवून प्रसिद्ध करणेत येत आहे . 


डॉ 
. 
विजय 
देशमुख 
, 

उपविभागीय अधिकारी , कडेगाव उपविभाग , कडेगाव , 

जिल्हा सांगली . 


२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३० , २०२१ ते जानेवारी ५ , २०२२ / पौष ९ - १५ , शके १ ९ ४३ 


कडेगाव , ५ ऑक्टोबर 
२०२१ 
. 


संदर्भ : ( १ ) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ७६ , १ ९ ८६ व १ ९९९ . 

( २ ) शासन निर्णय क्रमांक आरपीए -३६ ९ ४ / प्र . क्र . ७४१ , र -४ , दिनांक १० मे १ ९९ ४ अन्वये कलम ११ ( १ ) ची अधिसूचना . ( ३ ) शासन निर्णय क्रमांक आरपीए -३६ ९ ४ / प्र . क्र . ७४१ , र -४ , दिनांक २८ ऑगस्ट १ ९९ ४ अन्वये कलम १३ ( २ ) ची अधिसूचना . ( ४ ) मा . उपायुक्तसाो . ( पुनर्वसन ) , पुणे यांचेकडील पत्र जा . क्र . पुनर्व / अ.का. / आरआर -२२७३ / २०१८ , दिनांक ११ मे २०१८ . ( ५ ) मा . जिल्हाधिकारी कार्यालय , सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्व / आरआर / २ / १ / ४४४ / २०१८ , दिनांक ५ जुलै २०१८ . ( ६ ) मा . जिल्हाधिकारी सो . , सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक पुनर्व / आरआर / २ / १ / ७०३ / २०१८ , दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१८ . 

अधिसूचना क्रमांक पुनर्वसन / एसआर -७ / २०१८ / कावि -१६८४ / २०२१.– ज्याअर्थी , संदर्भ क्रमांक १ नुसार टेंभू उपसा या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात नेर्ली या गावाबाबत दिनांक १४ ऑक्टोबर १ ९९ ७ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करून महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ८६ चे कलम ११ ( १ ) अन्वये शेतजमिनीच्या हस्तांतरणावर पोटविभागणीवर निर्बंध ठेवणेत आलेले आहेत , तसेच संदर्भ क्रमांक ३ नुसार कलम १३ ( १ ) ची अधिसूचना , दिनांक १८ नोव्हेंबर १ ९९ ८ रोजी प्रसिद्ध करून सदर गावातील लाभक्षेत्रात समाविष्ट असलेचे क्षेत्र घोषित केले आहे . 


गावाचे नाव 


ज्याअर्थी , नेर्ली गावचे भूसंपादन पूर्ण झाले आहे . तसेच टेंभू उपसा प्रकल्पासाठी नेर्ली गावातील नव्याने संपादन करण्याची आवश्यकता नाही . तसेच प्रकल्पाच्या लाभ क्षेत्रातील भूसंपादन झालेल्या गटांची माहिती पुढीलप्रमाणे . 

अनुसूची भूसंपादन तालुका कलम ४ ची कलम ६ ची कलम ४८ ( १ ) 

न्यायालयीन सपादन 

अंतिमरीत्या संपादित प्र . क्र . 

अधिसूचना अधिसूचना 

प्रकरणाने 

न्यायालयीन प्रसिद्धीची प्रसिद्धीची 

वगळलेले 
तारीख व तारीख व 

प्रलंबित संपादनाचे 

संपादनाचे 

गट नंबर क्षेत्र गट नंबर क्षेत्र 

गट नंबर क्षेत्र एकूण स्लॅबपात्र 

एकूण खातेदार 

क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र 

संख्या 

गटांची 


प्रकरणात 


गट 


एकूण गट 


एकूण गावाचे 


एकूण गावाचे 


नंबर व एकूण 


संख्या 


१ 


२ 


४ 


६ 


७ 


९ 


१० 


१२ 


१३ 


१४ 


११ 
हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


-- 


-- 


हे . आर 

हे . आर 
कडेगाव दिनांक ११-२-१९९९ 

दिनांक २३-३-१९९९ क्षेत्र ९ हे . ७७ आर क्षेत्र ९ हे . ७७ आर 


१५ 


१०१० 


क्र . भूसं -१२ / एसआर / नेर्ली 
४१ / ९ ८ 


०.४५ 


९ ०१ 


०.८० 


९ ११ 


५१३ 


-- 


१७६ 


-- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३० , २०२१ ते जानेवारी ५ , २०२२ / पौष ९ - १५ , शके १ ९ ४३ २१ 


५३ 


-- 


९ ६८ 


०.८० 


९९ ६ 


१.६७ 


७१ ९ 


०.८० 


७२५ 


०.२० 


६८७ 


१०१० 


०.४३ 


८ ९ ५ 


७०७ 


५१३ 


९ ११ 


६८ ९ 


०.४० 


६८ ९ 


०.४० 


९ ०० 


०.१२ 


९९ ० 


०.४० 


अनुसूची 
-- 
चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


१३२ 


०.६८ 


९ ७५ 


०.८१ 


६८१ 


१.२१ 


३५१ 


०.४० 


३५१ 


०.४० 


३ ९ 


०.२६ 


एकूण 


१५ 


१५ 


९ .७७ 


तसेच ज्याअर्थी , उक्त पुनर्वसन अधिनियमातील कलम १२ ( १ ) नुसार टेंभू उपसा या प्रकल्पासाठी मौजे नेर्ली या गावातील लाभक्षेत्राचे स्लॅबपात्र खातेदार यांचे संपादन पूर्ण झाले असल्याने या प्रकल्पाचे लाभक्षेत्रात मौजे नेर्ली या गावात नव्याने जमीन संपादन करणेची आवश्यकता नाही , त्यामुळे पुनर्वसन अधिनियमाचे कलम ११ ( १ ) चे उक्त अधिसूचनेत नमूद मौजे नेर्ली या गावातील जमिनींच्या संपादनाची सर्व कार्यवाही संपली आहे . असे जाहीर करणे आवश्यक आहे . 


त्याअर्थी , उक्त पुनर्वसन अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) नुसार वरील वाचले क्रमांक ६ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , डॉ . विजय देशमुख , उपविभागीय अधिकारी , कडेगाव याद्वारे असे घोषित करतो की , टेंभू उपसा प्रकल्प या प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ८६ चे कलम ११ ( १ ) च्या अधिसूचनेद्वारे खालील नमूद लाभक्षेत्रातील गावांच्या हद्दीतील प्रकल्पासाठी व प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित झालेल्या उपरोक्त वस्तुस्थितीनुसार कलम १३ ( १ ) अन्वये अधिसूचित केलेले क्षेत्र ९ हे . ७७ आर असून वर नमूद केल्याप्रमाणे टेंभू उपसा प्रकल्पाचे गावातील भूसंपादनाचे काम पूर्ण झालेले असून एकूण ९ हेक्टर ७७ आर संपूर्ण क्षेत्रास जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी , सांगली यांचे नाव नमूद आहे , 

या गावातील स्तंभ क्रमांक १३ मध्ये नमूद गटावरील तसेच स्लॅबपात्र क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या खातेदारांच्या गटावरील महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम १ ९ ७६ / १ ९ ८६ / १ ९९९ , कलम १२ ( १ ) नुसार ठेवणेत आलेले निर्बंध उठविणे आवश्यक आहे . 

अधिसूचनेत दाखविलेल्या गटातील ज्या गटाचे संपादन पूर्ण झालेले आहे त्या गटातील उर्वरित स्तंभ क्रमांक १३ मधील स्लॅबपात्र क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्रावरील निर्बंध उठविणे आवश्यक आहे . ते गाव पुढीलप्रमाणे .- 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३० , २०२१ ते जानेवारी ५ , २०२२ / पौष ९ - १५ , शके १ ९ ४३ 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


१ 


२ 


१ 


निर्बंध उठविणेत येणारे गाव 

तालुका / जिल्हा 

३ 
नेर्ली 

, 

तालुका कडेगाव , जिल्हा सांगली . परिणामी निर्बंध उठविण्यात आलेल्या सदर लाभक्षेत्रातील गावातील ज्या क्षेत्रावर जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे नाव आहे , अशा जमिनी / भूखंड वगळून इतर जमिनींच्या ७/१२ च्या इतर हक्कात " पुनर्वसनासाठी राखीव " अशा आशयाचे नोंदविण्यात आलेले शेरे कमी करण्यात यावेत . त्याबाबत एकच फेरफार नोंद या प्रत्येक गावामध्ये करून पुनर्वसनाचे शेरे कमी करण्यात यावेत . 


मी , डॉ . विजय देशमुख , उपविभागीय अधिकारी , कडेगाव असेही निर्देश देत आहे की , वर नमूद अधिसूचित केलेल्या संबंधित गावामध्ये महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९९९ चे कलम १२ ( १ ) अन्वये ठेवणेत आलेले निर्बंध उपरोक्त नमूद केलेप्रमाणे उठविणेत आले असल्याबाबतची ही अधिसूचना दवंडी पिटवून आणि लाभकामी परिमंडलामधील एखाद्या किंवा अनेक ठळक जागी आणि गावच्या चावडीवर आणि कोणतेही असल्यास ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात आणि नोंदणी निबंधक कार्यालय आणि तहसीलदार कार्यालयात आणि उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयातदेखील ठळक जागेवर किंवा जागांवर या अधिसूचनेची प्रत चिकटवून प्रसिद्ध करणेत येत आहे . 


डॉ 
. 
विजय 
देशमुख 
, 

उपविभागीय अधिकारी , कडेगाव उपविभाग , कडेगाव , 

जिल्हा सांगली . 


कडेगाव 
, 
५ 
ऑक्टोबर 
२०२१ 
. 


संदर्भ : ( १ ) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ७६ , १ ९ ८६ व १ ९९९ . 


( २ ) शासन निर्णय क्रमांक आरपीए -३६ ९ ४ / प्र . क्र . ७४१ , र -४ , दिनांक १० मे १ ९९ ४ अन्वये कलम ११ ( १ ) ची अधिसूचना . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३० , २०२१ ते जानेवारी ५ , २०२२ / पौष ९ - १५ , शके १ ९ ४३ २३ 


( ३ ) शासन निर्णय क्रमांक आरपीए -३६ ९ ४ / प्र . क्र . ७४१ , र -४ , दिनांक २८ ऑगस्ट १ ९९ ४ अन्वये कलम १३ ( २ ) ची अधिसूचना . 


. ( ४ ) मा . उपायुक्तसाो . ( पुनर्वसन ) , पुणे यांचेकडील पत्र जा . क्र . पुनर्व / अ.का. / आरआर -२२७३ / २०१८ , दिनांक ११ मे २०१८ . 


( ५ ) मा . जिल्हाधिकारी कार्यालय , सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्व / आरआर / २ / १ / ४४४ / २०१८ , दिनांक ५ जुलै २०१८ . 


( ६ ) मा . जिल्हाधिकारी सो l . , सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक पुनर्व / आरआर / २ / १ / ७०३ / २०१८ , दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१८ . 


अधिसूचना 


क्रमांक पुनर्वसन / एसआर -८ / २०१८ / कावि -१६८४ / २०२१.– ज्याअर्थी , संदर्भ क्रमांक १ नुसार टेंभू उपसा या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात खेराडे विटा या गावाबाबत दिनांक १४ ऑक्टोबर १ ९९ ७ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करून महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ८६ चे कलम ११ ( १ ) अन्वये शेतजमिनीच्या हस्तांतरणावर पोटविभागणीवर निबंध ठेवणेत आलेले आहेत , तसेच संदर्भ क्रमांक ३ नुसार कलम १३ ( १ ) ची अधिसूचना , दिनांक २१ फेब्रुवारी १ ९९ ८ रोजी प्रसिद्ध करून सदर गावातील लाभक्षेत्रात समाविष्ट असलेचे क्षेत्र घोषित केले आहे . 


ज्याअर्थी , खेराडे विटा गावचे भूसंपादन पूर्ण झाले आहे , तसेच टेंभू उपसा प्रकल्पासाठी खेराडे विटा गावातील नव्याने संपादन करण्याची आवश्यकता नाही . तसेच प्रकल्पाच्या लाभ क्षेत्रातील भूसंपादन झालेल्या गटांची माहिती पुढीलप्रमाणे . 


अनुसूची 


भूसपादन 


गावाचे नाव 


तालुका 


कलम ४ ची 


कलम ४८ ( १ ) 


न्यायालयीन 


संपादन 


अंतिमरीत्या संपादित 


प्र . क्र . 


कलम ६ ची अधिसूचना प्रसिद्धीची 


अधिसूचना प्रसिद्धीची 


न्यायालयीन 


प्रकरणाने वगळलेले 


प्रकरणात 


तारीख व 


तारीख व 


गट 


संपादनाचे 


संपादनाचे 


गट नंबर 


क्षेत्र 


गट नंबर 


क्षेत्र 


प्रलंबित गट नंबर क्षेत्र एकूण स्लॅबपात्र 

खातेदार 


एकूण गट 


एकूण क्षेत्र 


एकूण गावाचे 


एकूण गावाचे 


नंबर व एकूण 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


सख्या 


गटांची 


संख्या 


५ 


६ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


१ 

हे . आर 

हे . आर क्र . भूसं -१२ / एसआर / खेराडे विटा कडेगाव दिनांक ७-१-१९९९ 

दिनांक १-१-१९९९ ४५ / ९ ८ 

क्षेत्र ० हे . ५५ आर क्षेत्र ० हे . ५५ आर 


-- 


१ 


६४ 


०.५५ 


एकूण 


१ 


१ 


0.99 


तसेच ज्याअर्थी , उक्त पुनर्वसन अधिनियमातील कलम १२ ( १ ) नुसार टेंभू उपसा या प्रकल्पासाठी मौजे खेराडे विटा या गावातील लाभक्षेत्राचे स्लॅबपात्र खातेदार यांचे संपादन पूर्ण झाले असल्याने या प्रकल्पाचे लाभक्षेत्रात मौजे खेराडे विटा या गावात नव्याने जमीन संपादन करणेची आवश्यकता नाही , त्यामुळे पुनर्वसन अधिनियमाचे कलम ११ ( १ ) चे उक्त अधिसूचनेत नमूद मौजे खेराडे विटा या गावातील जमिनींच्या संपादनाची सर्व कार्यवाही संपली आहे , असे जाहीर करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी , उक्त पुनर्वसन अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) नुसार वरील वाचले क्रमांक ६ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , डॉ . विजय देशमुख , उपविभागीय अधिकारी , कडेगाव याद्वारे असे घोषित करतो की , टेंभू उपसा प्रकल्प या प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ८६ चे कलम ११ ( १ ) च्या अधिसूचनेद्वारे खालील नमूद लाभक्षेत्रातील गावांच्या हद्दीतील प्रकल्पासाठी व प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित झालेल्या उपरोक्त वस्तुस्थितीनुसार कलम १३ ( १ ) अन्वये अधिसूचित केलेले क्षेत्र ० हे . ५५ आर असून वर नमूद केल्याप्रमाणे टेंभू उपसा प्रकल्पाचे गावातील भूसंपादनाचे काम पूर्ण झालेले असून एकूण ० हेक्टर ५५ आर संपूर्ण क्षेत्रास जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी , सांगली यांचे नाव नमूद आहे . 

या गावातील स्तंभ क्रमांक १३ मध्ये नमूद गटावरील तसेच स्लॅबपात्र क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या खातेदारांच्या गटावरील महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम १ ९ ७६ / १ ९ ८६ / १ ९९९ , कलम १२ ( १ ) नुसार ठेवणेत आलेले निर्बंध उठविणे आवश्यक आहे . 

अधिसूचनेत दाखविलेल्या गटातील ज्या गटाचे संपादन पूर्ण झालेले आहे त्या गटातील उर्वरित स्तंभ क्रमांक १३ मधील स्लॅबपात्र क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्रावरील निर्बंध उठविणे आवश्यक आहे , ते गाव पुढीलप्रमाणे .- 


२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३० , २०२१ ते जानेवारी ५ , २०२२ / पौष ९ - १५ , शके १ ९ ४३ 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


निर्बंध उठविणेत येणारे गाव 


तालुका / जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


१ 


खेराडे विटा 


तालुका कडेगाव , जिल्हा सांगली . 


परिणामी निर्बंध उठविण्यात आलेल्या सदर लाभक्षेत्रातील गावातील ज्या क्षेत्रावर जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे नाव आहे , अशा जमिनी / भूखंड वगळून इतर जमिनींच्या ७/१२ च्या इतर हक्कात " पुनर्वसनासाठी राखीव " अशा आशयाचे नोंदविण्यात आलेले शेरे कमी करण्यात यावेत . त्याबाबत एकच फेरफार नोंद या प्रत्येक गावामध्ये करून पुनर्वसनाचे शेरे कमी करण्यात यावेत . 


मी , डॉ . विजय देशमुख , उपविभागीय अधिकारी , कडेगाव असेही निर्देश देत आहे की , वर नमूद अधिसूचित केलेल्या संबंधित गावामध्ये महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९९९ चे कलम १२ ( १ ) अन्वये ठेवणेत आलेले निर्बंध उपरोक्त नमूद केलेप्रमाणे उठविणेत आले असल्याबाबतची ही अधिसूचना दवंडी पिटवून आणि लाभकारी परिमंडलामधील एखाद्या किंवा अनेक ठळक जागी आणि गावच्या चावडीवर आणि कोणतेही असल्यास ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात आणि नोंदणी निबंधक कार्यालय आणि तहसीलदार कार्यालयात आणि उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयातदेखील ठळक जागेवर किंवा जागांवर या अधिसूचनेची प्रत चिकटवून प्रसिद्ध करणेत येत आहे . 


डॉ 
. 
विजय 
देशमुख 
, 

उपविभागीय अधिकारी , कडेगाव उपविभाग , कडेगाव , 

जिल्हा सांगली . 


कडेगाव 
, 
५ 
ऑक्टोबर 
२०२१ 
. 


संदर्भ : ( १ ) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ७६ , १ ९ ८६ व १ ९९९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३० , २०२१ ते जानेवारी ५ , २०२२ / पौष ९ - १५ , शके १ ९ ४३ २५ 


( २ ) शासन निर्णय क्रमांक आरपीए -३६ ९ ४ / प्र . क्र . ७४१ , र -४ , दिनांक १० मे १ ९९ ४ अन्वये कलम ११ ( १ ) ची अधिसूचना . ( ३ ) शासन निर्णय क्रमांक आरपीए -३६ ९ ४ / प्र . क्र . ७४१ , र -४ , दिनांक २८ ऑगस्ट १ ९९ ४ अन्वये कलम १३ ( २ ) ची अधिसूचना . ( ४ ) मा . उपायुक्तसाो . ( पुनर्वसन ) , पुणे यांचेकडील पत्र जा . क्र . पुनर्व / अ.का. / आरआर -२२७३ / २०१८ , दिनांक ११ मे २०१८ . ( ५ ) मा . जिल्हाधिकारी कार्यालय , सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्व / आरआर / २ / १ / ४४४ / २०१८ , दिनांक ५ जुलै २०१८ . ( ६ ) मा . जिल्हाधिकारी सोप . , सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक पुनर्व / आरआर / २ / १ / ७०३ / २०१८ , दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१८ . 

अधिसूचना क्रमांक पुनर्वसन / एसआर - ९ / २०१८ / कावि -१६८४ / २०२१.– ज्याअर्थी , संदर्भ क्रमांक १ नुसार टेंभू उपसा या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात बोंबाळेवाडी या गावाबाबत दिनांक १४ ऑक्टोबर १ ९९ ७ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करून महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ८६ चे कलम ११ ( १ ) अन्वये शेतजमिनीच्या हस्तांतरणावर पोट विभागणीवर निबंध ठेवणेत आलेले आहेत , तसेच संदर्भ क्रमांक ३ नुसार कलम १३ ( १ ) ची अधिसूचना , दिनांक २१ फेब्रुवारी १ ९९ ८ रोजी प्रसिद्ध करून सदर गावातील लाभक्षेत्रात समाविष्ट असलेचे क्षेत्र घोषित केले आहे . 

ज्याअर्थी , बोंबाळेवाडी गावचे भूसंपादन पूर्ण झाले आहे . तसेच टेंभू उपसा प्रकल्पासाठी बोंबाळेवाडी गावातील नव्याने संपादन करण्याची आवश्यकता नाही . तसेच प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील भूसंपादन झालेल्या गटांची माहिती पुढीलप्रमाणे . 


अनुसूची 
कलम ४८ ( १ ) 


गावाचे नाव 


भूसंपादन प्र . क्र . 


तालुका 


अंतिमरीत्या संपादित 


कलम ४ ची अधिसूचना प्रसिद्धीची तारीख व संपादनाचे 


कलम ६ ची अधिसूचना प्रसिद्धीची 


न्यायालयीन प्रकरणाने वगळलेले 


संपादन न्यायालयीन 


प्रकरणात प्रलंबित 


तारीख व 


गट 


संपादनाचे 


गट नंबर 


क्षेत्र 


गट नंबर 


क्षेत्र 


गट नंबर 


एकूण गट 


क्षेत्र एकूण स्लॅबपात्र 

खातेदार 


एकूण क्षेत्र 


एकूण गावाचे 


एकूण गावाचे 


नंबर व एकूण 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


संख्या 


गटांची 


संख्या 


१ 


४ 


६ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


tuo 


आर 


हे . आर 


हे . आर 


५ 
हे . आर 

हे . आर क्र . भूसं -१२ / एसआर / बोंबाळेवाडी कडेगाव दिनांक २०-३-१९९९ 

दिनांक १७-३-१९९९ 

क्षेत्र ११ हे . २ ९ आर क्षेत्र ११ हे . २ ९ आर २१ / १ ९९९ 


-- 


-- 


-- 


-- 


२४८ 


-- 


२६५ 


-- 


६ ९ 


०.९ ४ 


१६१ 


-- 


२६० 


-- 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३० , २०२१ ते जानेवारी ५ , २०२२ / पौष ९ - १५ , शके १ ९ ४३ 


२६५ 


-- 


२६६ 


१.४८ 


२४८ 


-- 


२४५ 


-- 


२४५ 


२४५ 


२६५ 


१५१ 


१५१ 


२४१ 


२४१ 


२५६ 


२,३३,०.० ९ 


२५४ 


१,५७,०.०४ 


१५१ 


२४ ९ 


४,३ ९ , ०.०५ 


अनुसूची - चालू 


१ 


२ 


३ 


५ 


६ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


१०२/१ 


२४१ 


१६० 


०.४० 


२४८ 


एकूण 


२४ 


२४ 


७.७० 


तसेच ज्याअर्थी , उक्त पुनर्वसन अधिनियमातील कलम १२ ( १ ) नुसार टेंभू उपसा या प्रकल्पासाठी मौजे बोंबाळेवाडी या गावातील लाभक्षेत्राचे स्लॅबपात्र खातेदार यांचे संपादन पूर्ण झाले असल्याने या प्रकल्पाचे लाभक्षेत्रात मौजे कान्हरवाडी या गावात नव्याने जमीन संपादन करणेची आवश्यकता नाही , त्यामुळे पुनर्वसन अधिनियमाचे कलम ११ ( १ ) चे उक्त अधिसूचनेत नमूद मौजे बोंबाळेवाडी या गावातील जमिनींच्या संपादनाची सर्व कार्यवाही संपली आहे , असे जाहीर करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी , उक्त पुनर्वसन अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) नुसार वरील वाचले क्रमांक ६ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , डॉ . विजय देशमुख , उपविभागीय अधिकारी , कडेगाव याद्वारे असे घोषित करतो की , टेंभू उपसा प्रकल्प या प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ८६ चे कलम ११ ( १ ) च्या अधिसूचनेद्वारे खालील नमूद लाभक्षेत्रातील गावांच्या हद्दीतील प्रकल्पासाठी व प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित झालेल्या उपरोक्त वस्तुस्थितीनुसार कलम १३ ( १ ) अन्वये अधिसूचित केलेले क्षेत्र ७ हे ७० आर असून वर नमूद केल्याप्रमाणे टेंभू उपसा प्रकल्पाचे गावातील भूसंपादनाचे काम पूर्ण झालेले असून एकूण ७ हेक्टर ७० आर संपूर्ण क्षेत्रास जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी , सांगली यांचे नाव नमूद आहे . 

या गावातील स्तंभ क्रमांक १३ मध्ये नमूद गटावरील तसेच स्लॅबपात्र क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या खातेदारांच्या गटावरील महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम १ ९ ७६ / १ ९ ८६ / १ ९९९ , कलम १२ ( १ ) नुसार ठेवणेत आलेले निर्बंध उठविणे आवश्यक आहे . 

अधिसूचनेत दाखविलेल्या गटातील ज्या गटाचे संपादन पूर्ण झालेले आहे त्या गटातील उर्वरित स्तंभ क्रमांक १३ मधील स्लॅबपात्र क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्रावरील निर्बंध उठविणे आवश्यक आहे , ते गाव पुढीलप्रमाणे .- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३० , २०२१ ते जानेवारी ५ , २०२२ / पौष ९ - १५ , शके १ ९ ४३ 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


निर्बंध उठविणेत येणारे गाव 


तालुका / जिल्हा 


१ 


३ 


१ 


बोंबाळेवाडी 

तालुका कडेगाव , जिल्हा सांगली . परिणामी निर्बंध उठविण्यात आलेल्या सदर लाभक्षेत्रातील गावातील ज्या क्षेत्रावर जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे नाव आहे , अशा जमिनी / भूखंड वगळून इतर जमिनीच्या ७/१२ च्या इतर हक्कात " पुनर्वसनासाठी राखीव " अशा आशयाचे नोंदविण्यात आलेले शेरे कमी करण्यात यावेत . त्याबाबत एकच फेरफार नोंद या प्रत्येक गावामध्ये करून पुनर्वसनाचे शेरे कमी करण्यात यावेत . 


मी , डॉ . विजय देशमुख , उपविभागीय अधिकारी , कडेगाव असेही निर्देश देत आहे की , वर नमूद अधिसूचित केलेल्या संबंधित गावामध्ये महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९९९ चे कलम १२ ( १ ) अन्वये ठेवणेत आलेले निर्बंध उपरोक्त नमूद केलेप्रमाणे उठविणेत आले असल्याबाबतची ही अधिसूचना दवंडी पिटवून आणि लाभकारी परिमंडलामधील एखाद्या किंवा अनेक ठळक जागी आणि गावच्या चावडीवर आणि कोणतेही असल्यास ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात आणि नोंदणी निबंधक कार्यालय आणि तहसीलदार कार्यालयात आणि उपविभागीय अधिकारी 


४ 


यांच्या कार्यालयातदेखील ठळक जागेवर किंवा जागांवर या अधिसूचनेची प्रत चिकटवून प्रसिद्ध करणेत येत आहे . 


डॉ 
. 
विजय 
देशमुख 
, 

उपविभागीय अधिकारी , कडेगाव उपविभाग , कडेगाव , 

जिल्हा सांगली . 


कडेगाव , ५ ऑक्टोबर 
२०२१ 
. 


संदर्भ : ( १ ) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ७६ , १ ९ ८६ व १ ९९९ . 

( २ ) शासन निर्णय क्रमांक आरपीए -३६ ९ ४ / प्र . क्र . ७४१ , र -४ , दिनांक १० मे १ ९९ ४ अन्वये कलम ११ ( १ ) ची अधिसूचना . ( ३ ) शासन निर्णय क्रमांक आरपीए -३६ ९ ४ / प्र . क्र . ७४१ , र -४ , दिनांक २८ ऑगस्ट १ ९९ ४ अन्वये कलम १३ ( २ ) ची अधिसूचना . 

. , ( ४ ) मा . उपायुक्तसाो . ( पुनर्वसन ) , पुणे यांचेकडील पत्र जा . क्र . पुनर्व / अ.का. / आरआर -२२७३ / २०१८ , दिनांक ११ मे २०१८ . ( ५ ) मा . जिल्हाधिकारी कार्यालय , सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्व / आरआर / २ / १ / ४४४ / २०१८ , दिनांक ५ जुलै २०१८ . ( ६ ) मा . जिल्हाधिकारी सोा . , सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक पुनर्व / आरआर / २ / १ / ७०३ / २०१८ , दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१८ . 

अधिसूचना क्रमांक पुनर्वसन / एसआर -१० / २०१८ / कावि -१६८४ / २०२१ . – ज्याअर्थी , संदर्भ क्रमांक १ नुसार टेंभू उपसा या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात आंबेगाव या गावाबाबत दिनांक १४ ऑक्टोबर १ ९९ ७ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करून महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ८६ चे कलम ११ ( १ ) अन्वये शेतजमिनीच्या हस्तांतरणावर पोट विभागणीवर निबंध ठेवणेत आलेले आहेत , तसेच संदर्भ क्रमांक ३ नुसार कलम १३ ( १ ) ची अधिसूचना , दिनांक १२ जून १ ९९ ८ रोजी प्रसिद्ध करून सदर गावातील लाभक्षेत्रात समाविष्ट असलेचे क्षेत्र घोषित केले आहे . 

ज्याअर्थी , आंबेगाव गावचे भूसंपादन पूर्ण झाले आहे , तसेच टेंभू उपसा प्रकल्पासाठी आंबेगाव गावातील नव्याने संपादन करण्याची आवश्यकता नाही , तसेच प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील भूसंपादन झालेल्या गटांची माहिती पुढीलप्रमाणे . 

अनुसूची 
भूसंपादन गावाचे नाव तालुका 

कलम ४ ची कलम ६ ची कलम ४८ ( १ ) 

न्यायालयीन संपादन 

अंतिमरीत्या संपादित अधिसूचना अधिसूचना 

प्रकरणाने 

न्यायालयीन प्रसिद्धीची प्रसिद्धीची 

वगळलेले 
तारीख व तारीख व 

प्रलंबित संपादनाचे 

संपादनाचे 

गट नंबर 

क्षेत्र गट नंबर क्षेत्र क्षेत्र एकूण स्लॅबपात्र 

एकूण खातेदार 

क्षेत्र क्षेत्र 

गटांची 


२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३० , २०२१ ते जानेवारी ५ , २०२२ / पौष ९ - १५ , शके १ ९ ४३ 


प्र . क्र . 


प्रकरणात 


गट 


गट नंबर 


एकूण गट 


एकूण गावाचे 


एकूण गावाचे 


नंबर व एकूण 


क्षेत्र 


सख्या 


संख्या 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


ho 


आर 


हे . आर 


हे . आर 


-- 


-- 


-- 


-- 


हे . आर 

हे . आर 
कडेगाव दिनांक ४-१-१९९९ 

दिनांक १४-१२-१९९९ 
क्षेत्र 

९ हे . ३७ आर क्षेत्र ९ हे . ३७ आर 


१४ 


४ ९ ३ 


क्र . भूस -७ / एसआर / आंबेगाव ४४८ / १ ९९९ 


०.२२ 


३५३ 


१.६२ 


२८८ 


०.२३ 


अनुसूची - चालू 


१ 


२ 


३ 


५ 


६ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


४५७ 


१.२१ 


२१५ 


०.४० 


४ ९ ० 


०.८० 


२८५ 


०.८० 


२१४ 


०.४० 


१४१ 


०.२८ 


५१३ 


०.७० 


४७१ 


१.२१ 


१२५ 


०.३० 


४ ९ ४ 


०.४० 


२८ ९ 


०.८० 


एकूण 


१४ 


१४ 


९ .३७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३० , २०२१ ते जानेवारी ५ , २०२२ / पौष ९ - १५ , शके १ ९ ४३ २ ९ 


तसेच ज्याअर्थी , उक्त पुनर्वसन अधिनियमातील कलम १२ ( १ ) नुसार टेंभू उपसा या प्रकल्पासाठी मौजे आंबेगाव या गावातील लाभक्षेत्राचे स्लॅबपात्र खातेदार यांचे संपादन पूर्ण झाले असल्याने या प्रकल्पाचे लाभक्षेत्रात मौजे आंबेगाव या गावात नव्याने जमीन संपादन करणेची आवश्यकता नाही , त्यामुळे पुनर्वसन अधिनियमाचे कलम ११ ( १ ) चे उक्त अधिसूचनेत नमूद मौजे आंबेगाव या गावातील जमिनींच्या संपादनाची सर्व कार्यवाही संपली आहे , असे जाहीर करणे आवश्यक आहे , 


त्याअर्थी , उक्त पुनर्वसन अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) नुसार वरील वाचले क्रमांक ६ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , डॉ . विजय देशमुख , उपविभागीय अधिकारी , कडेगाव याद्वारे असे घोषित करतो की , टेंभू उपसा प्रकल्प या प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ८६ चे कलम ११ ( १ ) च्या अधिसूचनेद्वारे खालील नमूद लाभक्षेत्रातील गावांच्या हद्दीतील प्रकल्पासाठी व प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित झालेल्या उपरोक्त वस्तुस्थितीनुसार कलम १३ ( १ ) अन्वये अधिसूचित केलेले क्षेत्र ९ हे . ३७ आर असून वर नमूद केल्याप्रमाणे टेंभू उपसा प्रकल्पाचे गावातील भूसंपादनाचे काम पूर्ण झालेले असून एकूण ९ हेक्टर ३७ आर संपूर्ण क्षेत्रास जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी , सांगली यांचे नाव नमूद आहे . 

या गावातील स्तंभ क्रमांक १३ मध्ये नमूद गटावरील तसेच स्लॅबपात्र क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या खातेदारांच्या गटावरील महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम १ ९ ७६ / १ ९ ८६ / १ ९९९ , कलम १२ ( १ ) नुसार ठेवणेत आलेले निर्बंध उठविणे आवश्यक आहे . 

अधिसूचनेत दाखविलेल्या गटातील ज्या गटाचे संपादन पूर्ण झालेले आहे त्या गटातील उर्वरित स्तंभ क्रमांक १३ मधील स्लॅबपात्र क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्रावरील निर्बंध उठविणे आवश्यक आह 
ते 
गाव 
पुढीलप्रमाणे 
.- 


अ . क्र . 


१ 


परिशिष्ट 
निर्बंध उठविणेत येणारे गाव 

तालुका / जिल्हा 
२ 

३ आंबेगाव 

तालुका कडेगाव , जिल्हा सांगली . परिणामी निर्बंध उठविण्यात आलेल्या सदर लाभक्षेत्रातील गावातील ज्या क्षेत्रावर जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे नाव आहे , अशा जमिनी / भूखंड वगळून इतर जमिनींच्या ७/१२ च्या इतर हक्कात " पुनर्वसनासाठी राखीव " अशा आशयाचे नोंदविण्यात आलेले शेरे कमी करण्यात यावेत . त्याबाबत एकच फेरफार नोंद या प्रत्येक गावामध्ये करून पुनर्वसनाचे शेरे कमी करण्यात यावेत . 


१ 


मी , डॉ . विजय देशमुख , उपविभागीय अधिकारी , कडेगाव असेही निर्देश देत आहे की , वर नमूद अधिसूचित केलेल्या संबंधित गावामध्ये महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९९९ चे कलम १२ ( १ ) अन्वये ठेवणेत आलेले निर्बध उपरोक्त नमूद केलेप्रमाणे उठविणेत आले असल्याबाबतची ही अधिसूचना दवंडी पिटवून आणि लाभकारी परिमंडलामधील एखाद्या किंवा अनेक ठळक जागी आणि गावच्या चावडीवर आणि कोणतेही असल्यास ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात आणि नोंदणी निबंधक कार्यालय आणि तहसीलदार कार्यालयात आणि उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयातदेखील ठळक जागेवर किंवा जागांवर या अधिसूचनेची प्रत चिकटवून प्रसिद्ध करणेत येत आहे . 


डॉ 
. 
विजय 
देशमुख 
, 

उपविभागीय अधिकारी , कडेगाव उपविभाग , कडेगाव , 

जिल्हा सांगली . 


३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३० , २०२१ ते जानेवारी ५ , २०२२ / पौष ९ - १५ , शके १ ९ ४३ 


कडेगाव 
, 
५ 
ऑक्टोबर 
२०२१ 
. 


संदर्भ : ( १ ) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ७६ , १ ९ ८६ व १ ९९९ . 

( २ ) शासन निर्णय क्रमांक आरपीए -३६ ९ ४ / प्र . क्र . ७४१ , र -४ , दिनांक १० मे १ ९९ ४ अन्वये कलम ११ ( १ ) ची अधिसूचना . ( ३ ) शासन निर्णय क्रमांक आरपीए -३६ ९ ४ / प्र . क्र . ७४१ , र -४ , दिनांक २८ ऑगस्ट १ ९९ ४ अन्वये कलम १३ ( २ ) ची अधिसूचना . 

. ( ४ ) मा . उपायुक्तसाो . ( पुनर्वसन ) , पुणे यांचेकडील पत्र जा . क्र . पुनर्व / अ.का. / आरआर -२२७३ / २०१८ , दिनांक ११ मे २०१८ . 

५ ( ५ ) मा . जिल्हाधिकारी कार्यालय , सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्व / आरआर / २ / १ / ४४४ / २०१८ , दिनांक ५ जुलै २०१८ . ( ६ ) मा . जिल्हाधिकारी सो . , सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक पुनर्व / आरआर / २ / १ / ७०३ / २०१८ , दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१८ . 

अधिसूचना क्रमांक पुनर्वसन / एसआर -११ / २०१८ / कावि -१६८४ / २०२१ . – ज्याअर्थी , संदर्भ क्रमांक १ नुसार टेंभू उपसा या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात उपाळे मायणी या गावाबाबत दिनांक १४ ऑक्टोबर १ ९९ ७ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करून महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ८६ चे कलम ११ ( १ ) अन्वये शेतजमिनीच्या हस्तांतरणावर पोटविभागणीवर निर्बध ठेवणेत आलेले आहेत , तसेच संदर्भ क्रमांक ३ नुसार कलम १३ ( १ ) ची अधिसूचना , दिनांक १२ जून १ ९९ ८ रोजी प्रसिद्ध करून सदर गावातील लाभक्षेत्रात समाविष्ट असलेचे क्षेत्र घोषित केले आहे . 


गावाचे नाव 


ज्याअर्थी , उपाळे मायणी गावचे भूसंपादन पूर्ण झाले आहे , तसेच टेंभू उपसा प्रकल्पासाठी उपाळे मायणी गावातील नव्याने संपादन करण्याची आवश्यकता नाही , तसेच प्रकल्पाच्या लाभ क्षेत्रातील भूसंपादन झालेल्या गटांची माहिती पुढीलप्रमाणे . 

अनुसूची भूसंपादन 

तालुका कलम ४ ची कलम ६ ची कलम ४८ ( १ ) 

न्यायालयीन संपादन 

अंतिमरीत्या संपादित प्र . क्र . 

अधिसूचना अधिसूचना 

प्रकरणाने 

न्यायालयीन प्रसिद्धीची प्रसिद्धीची 

वगळलेले तारीख तारीख व 

प्रलंबित संपादनाचे 

संपादनाचे 

गट नंबर क्षेत्र गट नंबर 

क्षेत्र गट नंबर क्षेत्र एकूण स्लॅबपात्र 

एकूण खातेदार नंबर व एकूण 

क्षेत्र 
क्षेत्र क्षेत्र 

संख्या 

गटांची संख्या 


प्रकरणात 


गट 


एकूण गट 


एकूण गावाचे 


एकूण गावाचे 


१ 


२ 


४ 


५ 


६ 


८ 


१० 


१२ 


१३ 


१४ 


११ 
हे . आर 


आर 


आर 


हे . आर 


हे . आर 
दिनांक ११-३-१९९९ 
क्षेत्र १ हे . ५० आर 


-- 


-- 


१ 


९ ४ ९ / २ 


क्र . भूसं -७ / एसआर / उपाळे मायणी कडेगाव दिनांक १०-३-१९९९ ४४३ / १ ९९९ 

क्षेत्र १ हे . ५० आर 


१.५० 


एकूण 


१ 


१ 


१.५० 


तसेच ज्याअर्थी , उक्त पुनर्वसन अधिनियमातील कलम १२ ( १ ) नुसार टेंभू उपसा या प्रकल्पासाठी मौजे उपाळे मायणी या गावातील लाभक्षेत्राचे स्लॅबपात्र खातेदार यांचे संपादन पूर्ण झाले असल्याने या प्रकल्पाचे लाभक्षेत्रात उपाळे मायणी या गावात नव्याने जमीन संपादन करणेची आवश्यकता नाही , त्यामुळे पुनर्वसन अधिनियमाचे कलम ११ ( १ ) चे उक्त अधिसूचनेत नमूद मौजे उपाळे मायणी या गावातील जमिनींच्या संपादनाची सर्व कार्यवाही संपली आहे , असे जाहीर करणे आवश्यक आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३० , २०२१ ते जानेवारी ५ , २०२२ / पौष ९ - १५ , शके १ ९ ४३ ३१ 


त्याअर्थी , उक्त पुनर्वसन अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) नुसार वरील वाचले क्रमांक ६ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , डॉ . विजय देशमुख , उपविभागीय अधिकारी , कडेगाव याद्वारे असे घोषित करतो की , टेंभू उपसा प्रकल्प या प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ८६ चे कलम ११ ( १ ) च्या अधिसूचनेद्वारे खालील नमूद लाभक्षेत्रातील गावाच्या हद्दीतील प्रकल्पासाठी व प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित झालेल्या उपरोक्त वस्तुस्थितीनुसार कलम १३ ( १ ) अन्वये अधिसूचित केलेले क्षेत्र १ हे . ५० आर असून वर नमूद केल्याप्रमाणे टेंभू उपसा प्रकल्पाचे गावातील भूसंपादनाचे काम पूर्ण झालेले असून एकूण १ हेक्टर ५० आर संपूर्ण क्षेत्रास जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी , सांगली यांचे नाव नमूद आहे . 

या गावातील स्तंभ क्रमांक १३ मध्ये नमूद गटावरील तसेच स्लॅबपात्र क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या खातेदारांच्या गटावरील महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम १ ९ ७६ / १ ९ ८६ / १ ९९९ , कलम १२ ( १ ) नुसार ठेवणेत आलेले निर्बंध उठविणे आवश्यक आहे . 

अधिसूचनेत दाखविलेल्या गटातील ज्या गटाचे संपादन पूर्ण झालेले आहे त्या गटातील उर्वरित स्तंभ क्रमांक १३ मधील स्लॅबपात्र क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्रावरील निर्बंध उठविणे आवश्यक आहे ते गाव पुढीलप्रमाणे .- 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


निर्बंध उठविणेत येणारे गाव 


१ 


२ 


तालुका / जिल्हा 

३ तालुका कडेगाव , जिल्हा सांगली . . 


१ 


उपाळे मायणी 


परिणामी निर्बंध उठविण्यात आलेल्या सदर लाभक्षेत्रातील गावातील ज्या क्षेत्रावर जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे नाव आहे , अशा जमिनी / भूखंड वगळून इतर जमिनींच्या ७ / १२ च्या इतर हक्कात " पुनर्वसनासाठी राखीव " अशा आशयाचे नोंदविण्यात आलेले शेरे कमी करण्यात यावेत . त्याबाबत एकच फेरफार नोंद या प्रत्येक गावामध्ये करून पुनर्वसनाचे शेरे कमी करण्यात यावेत . 


मी , डॉ . विजय देशमुख , उपविभागीय अधिकारी , कडेगाव असेही निर्देश देत आहे की , वर नमूद अधिसूचित केलेल्या संबंधित गावामध्ये महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९९९ चे कलम १२ ( १ ) अन्वये ठेवणेत आलेले निबंध उपरोक्त नमूद केलेप्रमाणे उठविणेत आले असल्याबाबतची ही अधिसूचना दवंडी पिटवून आणि लाभकारी परिमंडलामधील एखाद्या किंवा अनेक ठळक जागी आणि गावच्या चावडीवर आणि कोणतेही असल्यास ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात आणि नोंदणी निबंधक कार्यालय आणि तहसीलदार कार्यालयात आणि उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयातदेखील ठळक जागेवर किंवा जागांवर या अधिसूचनेची प्रत चिकटवून प्रसिद्ध करणेत येत आहे . 


डॉ 
. 
विजय 
देशमुख 
, 

उपविभागीय अधिकारी , 
कडेगाव उपविभाग , कडेगाव , 

जिल्हा सांगली . 


कडेगाव 
, 
५ 
ऑक्टोबर 
२०२१ 
. 


COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006. EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA . 
AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA , PRINTED 


३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३० , २०२१ ते जानेवारी ५ , २०२२ / पौष ९ - १५ , शके १ ९ ४३ 


